RNINo . MAHBIL / 2012/ 44835 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ७, 


अंक - २७ ] 


गुरुवार ते बुधवार, जुलै ५ - ११, २०१८ / आषाढ १४ - २० , शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठे ५६ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


शासकीय अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


नगर विकास विभाग 


मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 


दिनांक १ जून २०१८ 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ 

क्रमांक टीपीएस-१११८/ ५५४/ प्र. क्र . ११८ (१)/२०१८/नवि-९.- ज्याअर्थी, इगतपुरी शहराची वाढीव हद्दीची विकास योजना, महाराष्ट्र 
प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९ ६६ ( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधिले 
आहे ) चे कलम ३१ (१) अन्वये शासन अधिसूचना, नगर विकास विभाग क्रमांक टीपीएस -११०८/ २९ ५१/ प्र. क्र . ८१ ( सी )/ २००९/ नवि -९ , दिनांक 

ऑक्टोबर अन्वये भागश: मंजूर झाली असून ती दिनांक १ डिसेंबर २०११ पासून अंमलात आली आहे आणि वगळलेल्या भागाची विकास 
योजना शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस -१११२/ १७५ (न)/ प्र . क्र . ३१ / २०१३/ नवि -९ , दिनांक २१ जानेवारी २०१५ अन्वये मंजूर झालेली आहे ( यापुढे 
“ उक्त विकास योजना ” असे संबोधले आहे ) ; 


. 


२१ 


२०११ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेत मौजे तळेगाव येथील गट क्रमांक ३४ ९/ २ शेती विभागात समाविष्ट आहे ( यापुढे “ उक्त जागा ” असे 
संबोधले आहे) ; 

आणि ज्याअर्थी, इगतपुरी नगरपरिषद, इगतपुरी नियोजन प्राधिकरण ( यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण ” असे संबोधले आहे) म्हणून त्यांच्या 
सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्रमांक ७६६, दिनांक १६ सप्टेंबर २०१६ आणि ठराव क्रमांक ८८४ , दिनांक ३१ मे २०१७ नुसार उक्त जागा वगळून 
रहिवास विभागात समाविष्ट करण्याचे ठरवून , त्या अनुषंगाने उक्त अधिनियमाचेकलम ३७ चे उप- कलम (१) मध्ये नमूद वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून 
फेरबदल प्रस्ताव मंजुरीसाठी शासनास सादर केलेला आहे ( यापुढे “प्रस्तावित फेरबदल ” असे संबोधले आहे) ; 

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांच्याशी सल्लामसलत केल्यानंतर उक्त 
फेरबदलाचा प्रस्ताव नामंजूर करावा, असे शासनाचे मत झाले आहे ; 

आता, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट - कलम ( २) अन्वये व त्या अनुषंगाने शासनास प्राप्त असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर 
करून शासन उक्त विकास योजनेतील उक्त फेरबदल प्रस्ताव नामंजूर करीत आहे. 


वि ( एच ) २०० 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ५ - ११ , २०१८ / आषाढ १४ - २०, शके १९ ४० 


उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारी प्रस्तुत अधिसूचना / भाग नकाशा मुख्याधिकारी , इगतपुरी नगरपरिषद , इगतपुरी , जिल्हा नाशिक यांच्या 
कार्यालयात, नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी ठेवण्यात येत आहे. 


P4GF BITTLEHT R17 | CH | www.maharashtra.gov.in YT Ficha tooded 346 & T 3T€ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


PT . PIT. TET , 
कक्ष अधिकारी , महाराष्ट्र शासन. 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai - 400 032 


dated , 1st June 2018 


Notification 


The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 

No. TPS - 1118 /554 /CR - 118 (1) /2018/UD-9.- Whereas, Additional Development Plan of Igatpuri 
(Additional Area ) City has been partly sanctioned by the Government vide Urban Development Department s 
Notification No. TPS - 1108 /2951/CR -81 (C )/ 2009/UD - 9 , dated 21st October 2011 and has come into force 
with effect from 1st December 2011 and Excluded Part of Development Plan has been sanctioned by the 
Government vide Urban Development Department s Notification No. TPS - 1112 / 175 ( N ) /CR - 31/ 2013 /UD 
9 , dated 21st January 2015 (hereinafter referred to as " the said Development Plan " ) under Section 31 ( 1) 
of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah . Act No. XXXVII of 1966 ) (hereinafter 
referred to as " the said Act" ) ; 

and whereas , in the said Development Plan , land bearingGat No. 349/2 ofMouje Talegaon is included 
in Agricultural Zone (hereinafter referred to as " the said Land ") ; 

and whereas, the IgatpuriMunicipal Council, Igatpuri being the Planning Authority (hereinafter referred 
to as " the said Planning Authority"), vide its General Body Resolution No. 766 , dated 16th September 2016 
and Resolution No. 884 , dated 31st May 2017 has resolved to delete the said Land and to include the same 
in Residential Zone and accordingly after following all the legal procedure as per the provisions of sub 
section ( 1 ) of Section 37 of the said Act, and submitted to the Government, for its sanction , a modification 
proposal (hereinafter referred to as " the Proposed Modification ") ; 

and whereas, after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town Planning, 
Maharashtra State , the Government is of the opinion not to accord sanction to the said modification . 

Now therefore, in exercise of powers conferred by sub - section (2 ) of Section 37 of the said Act , the 
Government of Maharashtra hereby refuses to accord sanction to the said Modification . 

A copy of the Notification , along with the part plan showing the aforesaid sanctioned modification , 
shall be available for inspection of the General Public , in the office of the Chief Officer , Igatpuri Municipal 
Council, Igatpuri during office hours on allworking days for a period of one month . 

This Notification shall also be available on the Government web site www.maharashtra.gov.in 


N 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. S. CHOUHAN , 
Section Officer to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ५ - ११, २०१८ / आषाढ १४ - २० , शके १९ ४० 


नगर विकास विभाग 


मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२ 


दिनांक १ जून २०१८ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ 


१ 


- 


क्रमांक टीपीएस-१११८/ ५५४/ प्र.क्र . ११८ (२)/२०१८/नवि-९.- ज्याअर्थी, इगतपुरी शहराची वाढीव हद्दीची विकास योजना, महाराष्ट्र 
प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( सन १ ९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधिले आहे ); 
चे कलम ३१ ( १) अन्वये शासन अधिसूचना, नगर विकास विभाग क्रमांक टीपीएस -११०८/ २९ ५१/ प्र. क्र . ८१ ( सी )/ २००९/ नवि -९, दिनांक २१ 
ऑक्टोबर २०११ अन्वये भागश: मंजूर झाली असून ती दिनांक १ डिसेंबर २०११ पासून अंमलात आली आहे आणि वगळलेल्या भागाची विकास योजना 
शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१११२ / १७५ (न)/प्र. क्र . ३१ / २०१३ / नवि -९, दिनांक २१ जानेवारी २०१५ अन्वये मंजूर झालेली आहे (यापुढे “ उक्त 
विकास योजना ” असे संबोधले आहे) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेत मौजे तळेगाव येथील गट क्रमांक ३०० भागश : शेती विभाग व ट्रान्स्पोर्टेशन ( Transportation) 
नामनिर्देशित आणि गट क्रमांक ३३४ शेती विभागात समाविष्ट आहे (यापुढे “ उक्त जागा ” असे संबोधले आहे) ; 

आणि ज्याअर्थी, इगतपुरी नगरपरिषद, इगतपुरी नियोजन प्राधिकरण ( यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण ” असे संबोधले आहे) म्हणून त्यांच्या 
सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्रमांक ७६६, दिनांक १६ सप्टेंबर २०१६ आणि ठराव क्रमांक ८८४, दिनांक ३१ मे २०१७ नुसार उक्त जागा वगळून 
रहिवास विभागात समाविष्ट करण्याचे ठरवून , त्या अनुषंगाने उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप - कलम (१) मध्ये नमूद वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून 
फेरबदल प्रस्ताव मंजुरीसाठी शासनास सादर केलेला आहे ( यापुढे “ प्रस्तावित फेरबदल ” असे संबोधले आहे) ; 

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर उक्त फेरबदल काही 
अटींसह मान्य करावा, असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त जमीनमालकांनी शासनाच्या धोरणानुसार सन २०१८-१९ या वर्षातील बाजारमूल्यदर तक्त्यानुसार उक्त जागेच्या 
जमिनीच्या दराच्या ५ टक्के दराने येणाऱ्या अधिमूल्य रकमेपैकी ५० टक्के शासनास देय असलेली अधिमूल्याची रक्कम रुपये ४,४४,४०० सहायक 
संचालक , नगररचना, नाशिक शाखा, नाशिक यांचेकडील लेखाशीर्षामध्ये दिनांक ८ मे २०१८ रोजी जमा केलेली आहे आणि नियोजन प्राधिकरणास 
देय असलेली ५० टक्के अधिमूल्याची रक्कम रुपये ४,४४,४०० मुख्याधिकारी, इगतपुरी नगरपरिषद, इगतपुरी यांचेकडे दिनांक ७ मे २०१८ रोजी 
जमा केलेली आहे. 


- 


. 


५ 


- 


आता, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप- कलम ( २) अन्वये व त्याअनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करून उक्त विकास 
योजनेतील प्रस्तावित फेरबदलास शासन पुढीलप्रमाणे मान्यता देत आहे आणि त्यासाठी उपरोल्लिखित दिनांक २१ ऑक्टोबर २०११ ची विकास योजना 
मंजुरीची अधिसूचना सुधारित करण्यात येत आहे. 

उक्त विकास योजना मंजुरीच्या दिनांक २१ ऑक्टोबर २०११ च्या अधिसूचनेच्या फेरबदल सूचीतील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा 
समावेश करण्यात येत आहे. 


नोंद 


आवश्यक 


मौजे तळेगाव येथील गट क्रमांक ३०० च्या क्षेत्रामधील रेल्वे विभागाने रेल्वे लाईन व इतर तत्सम वापरासाठी संपादित केलेले क्षेत्र सोडून 
उर्वरित भागश: शेती विभाग व ट्रान्स्पोर्टेशन ( Transportation) वापरासाठी नामनिर्देशित क्षेत्र आणि गट क्रमांक ३३४ मधील शेती विभागातील क्षेत्र 
नकाशात दर्शविल्यानुसार वगळून खालील अटींस अधीन राहून रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे. 
अट क्रमांक १.- इगतपुरी शहराच्या प्रचलित विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार , जागेच्या रेखांकनात आवश्यक खुल्या जागेव्यतिरिक्त , 

क्षेत्र सार्वजनिक सुविधा क्षेत्रासाठी सोडणे बंधनकारक राहील. 
अट क्रमांक २.- सुविधा क्षेत्राचा विकास जमिनमालकाने / विकासकाने करावा. 
अट क्रमांक ३.- विषयाधीन जागेमध्ये विकसन परवानगी घेताना, रेल्वे विभाग व वन विभागाचा ना - हरकत दाखला घेणे जमीनमालक / 

विकसक यांचेवर बंधनकारक राहील. 


8 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ५ - ११, २०१८ / आषाढ १४ - २० , शके १९ ४० 


उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारी प्रस्तुत अधिसूचना/ भाग नकाशा मुख्याधिकारी, इगतपुरी नगरपरिषद , इगतपुरी, जिल्हा नाशिक यांच्या 
कार्यालयात, नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी ठेवण्यात येत आहे. 
HGF 37fRYTHI94412 www.maharashtra.gov.in an videolaceed 3476 31 . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 

PT. SIT. DET , 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya ,Mumbai - 400 032 
dated , 1st June 2018 

Notification 
The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 

No. TPS- 1118 /554 /CR -118 ( 2 )/2018/UD-9.- Whereas, Development Plan ofIgatpuri (Additional Area ) 
City has been partly sanctioned by the Government vide Urban Development Department s Notification 
No. TPS - 1108 /2951/CR -81(C )/ 2009/UD -9 , dated 21st October 2011 and has come into force with effect 
from 01st December 2011 and Excluded Part of Development Plan has been sanctioned by the Government 
vide Urban Development Department s Notification No. TPS - 1112 / 175 (N ) /CR -31 /2013 /UD -9 , dated 21st 
January 2015 (hereinafter referred to as " the said Development Plan" ) under Section 31 ( 1) of the 
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah . Act No. XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to 
as " the said Act") ; 

and whereas , in the said Development Plan , land bearing Gat No. 300 ofMouje Talegaon is partly 
included in AgriculturalZone and designated as Transportation Use andGat No. 334 is included in Agricultural 
Zone (hereinafter referred to as " the said Lands" ) ; 

and whereas, the Igatpuri Municipal Council, Igatpuri being the Planning Authority (hereinafter referred 
to as “ the said Planning Authority " ), vide its General Body Resolution No. 766 , dated 16th September 2016 
and Resolution No. 884 , dated 31st May 2017 has resolved to delete the said Land and to include the same 
in Residential Zone and accordingly after following all the legal procedure as per the provisions of sub 
section ( 1) of Section 37 of the said Act , and submitted to the Government, for its sanction , a modification 
proposal (hereinafter referred to as " the Proposed Modification " ) ; 

and whereas , after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town Planning, 
Maharashtra State , Pune , the Government is of the opinion the proposed modification should be sanctioned 
with some conditions ; 

and whereas, the Land Owners of the said land as per the Government policy have deposited 
Rs. 4,44,400 towards the 50 per centGovernment share of premium amount as per the 5 per cent rate of 
the said lands as prescribed in the Annual Statementof Rates (ASR ) for the year 2018-19 in the Government 
Treasury on 08th May 2018 through the Assistant Director of Town Planning , Nashik Branch , Nashik and 
remaining 50 per cent of the premium amount Rs. 4,44,400 payable to the Planning Authority has been 
deposited with the Chief Officer, Igatpuri Municipal Council , Igatpuri on 7th May 2018 . 

Now therefore , in exercise of the powers conferred on it under sub - section ( 2 ) of Section 37 of the 
said Act, the Governmenthereby, sanctions the Proposed Modification and for that purpose amends the 
aforesaid Notification , dated the 21st October 2011 as follows. 

“ In the Schedule of Modifications appended to the Notification dated the 21st October 2011 sanctioning 
the said Development Plan , the following new entry shall be added after the last entry . 

ENTRY 
" The land bearing Gat No. 300 of Mouje Talegaon included in Agriculture Zone and designated as 
Transportation User except area already acquired by Railway Department for Railway Line and allied uses 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ५ - ११, २०१८ / आषाढ १४ - २० , शके १९ ४० 


is deleted and included in ResidentialZone, and land bearing Gat No. 334 ofMouje Talegaon is included in 
Agriculture Zone, is deleted and included in Residential Zone as shown on plan , subject to the conditions 
mentioned below . 


Condition No. 1.- In addition to open space , necessary Amenity Space shall be provided in the 

layout of the said Land as per the prevailing Development ControlRegulations for 

Igatpuri. 
Condition No. 2.- Amenity Space shall be developed by the Land Owner / Developer. 
Condition No. 3.- It should be obligatory on Developer / Owner to obtain the No Objection Certificate 

from Railway Department and Forest Department before commencement of 

development on the said land . 
A copy of the Notification , along with the part plan showing the aforesaid sanctioned modification , 
shall be available for inspection of the General Public , in the office of the Chief Officer, IgatpuriMunicipal 
Council, Igatpuri during Office hours on all working days for a period of one month . 
This Notification shall also be available on the Government web site www.maharashtra.gov.in 

By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. S. CHOUHAN , 
Section Officer to Government. 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai - 400 032 
dated , 11th June 2018 

Corrigendum 
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 

No. TPS -3515 / 38 /CR - 20 (A )/2015/UD-9.- Whereas , in accordance with sub - section ( 1) of Section 31 
of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as “ the said Act" ), the 
State Governmenthas partly sanctioned the Draft Development Plan of Bhadgaon Municipal Council (district 
Jalgaon ) vide Notification No. TPS - 3515 / 38 /CR - 20 (A )/2015 /UD - 9 , dated 21st March 2016 along with the 
Schedule of Modifications namely Schedule A ; 

and whereas , it is observed that some errors , typographical mistake are needed to be corrected in 
accordance with the Government approval in the sanctioned Modifications (Schedule - A ) and for that 
purpose it is necessary to issue Corrigendum for the same as mentioned in Annexure attached hereto . 

Now , therefore , this Corrigendum is issued in respect of such corrections for Modifications ( Schedule A ) 
asmentioned in Annexure attached hereto . 

Copy of this Corrigendum is kept open for the inspection to general public in the following offices 
during office hours on all working days for a period of 30 days . 

1. The Joint Director of Town Planning , Nashik Division , Nashik Commissioner Office Compound , 
Nashik Road , Nashik - 422 101. 

2. Chief Officer, Bhadgaon Municipal Council, district Jalgaon . 
3. The Assistant Director of Town Planning , Jalgaon Branch , Jalgaon . 2nd floor, Old J. B. Market, 

D Hall, Jalgaon . 

This Corrigendum shall be published on the Governmentwebsite at www.maharashtra.gov.in ( da 
F4h ). 


w 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ५ - ११, २०१८ / आषाढ १४ - २० , शके १९ ४० 


Annexure 


Corrigendum to Modifications sanctioned by the Government ( Schedule - A ) of the Notification No. 
TPS - 3515/ 38/ CR- 20 ( A)/ 2015/ UD- 9 , dated 21st March, 2016 . 
Modification No. 

Corrigendum 

2 
M - 3 

In column Nos . 3, 4 and 5 the word " Bhadgaon " to be replaced with " Tongaon ". 
M - 13 

In last column 
"However, Gat No.66 is removed from the Table No. 20 of Development Plan 
Report" This is deleted and " In Table No. 20 of DP Report in column 4 Gat 
No. 62 (P ), 64 (P ) and 65 (P ), replaced by Gat No. 66 (Kharab )". 


- 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 

R. S. CHOUHAN , 
Section Officer to Government. 


नगररचना योजना, क्रमांक २, श्रीरामपूर ( अंतिम ) 
अंतिम भूखंड क्रमांक १७ च्या क्षेत्रात दुरुस्ती करणेबाबत , 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , 
१ ९ ६६ च्या कलम ९ १ ( ६ ) ( ख ) अन्वये. 


नगर विकास विभाग 


. 


मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक १४ जून २०१८ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ 

क्रमांक टीपीएस -१६१६/ १६ / प्र. क्र . २१/ २०१६ / नवि - ९.- ज्याअर्थी, नगररचना योजना क्रमांक २, श्रीरामपूर ( अंतिम), संचालक, नगररचना , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांनी निर्गमित केलेली महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ ( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 
३७) ( याअनुषंगाने " अधिनियम ” असे संबोधले आहे) चे कलम ६८ (१ ) अन्वये अधिसूचना क्रमांक नरयो/ श्रीरामपूर क्रमांक २/ अंतिम मंजुरी/ टीपीव्ही-४/ 
६५५६, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९९ द्वारे मंजूर झाली असून ती दिनांक १ जानेवारी २००० पासून अंमलात आलेली आहे (यापुढे “ उक्त योजना ” असे 
संबोधिलेली) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त योजनेतील अंतिम भूखंड क्रमांक १७ (यापुढे “ उक्त भूखंड ” असे संबोधले आहे) च्या क्षेत्रात चुकीने ५२९ २.५० चौ . मी . 
ऐवजी ४६९ ३.०० चौ . मी . अशी नोंद झालेली असून सदर चूक दुरुस्त होणेबाबतची श्री . प्रविण हरकतचंद लोढा, श्रीरामपूर यांची विनंती शासनास 
प्राप्त झाली आहे ( यापुढे “ उक्त विनंती ” असे संबोधले आहे) ; 

आणि ज्याअर्थी, मुख्याधिकारी, श्रीरामपूर नगरपरिषद, श्रीरामपूर यांनी त्यांचेदिनांक ११ सप्टेंबर २०१४ रोजीच्या पत्रान्वये उक्त भूखंडाच्या 
क्षेत्रात दुरुस्ती करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) ( यापुढे 
“ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे) चे कलम ९ १ अन्वये मान्यता मिळण्याची विनंती शासनास केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विनंतीबाबत आवश्यक त्या चौकशीनंतर उक्त विनंतीच्या अनुषंगाने उक्त अधिनियमाचे कलम ९ १ अन्वये खालीलप्रमाणे 
बदल (यापुढे “ उक्त बदल ” असे संबोधले आहे ) करण्याचे राज्य शासनाचे मत झाले होते. 

नगररचना योजना क्रमांक २, श्रीरामपूर ( अंतिम) मधील अंतिम भूखंड क्रमांक १७ चे क्षेत्र खालील अटींच्या अधीन राहून 

४६ ९ ३.०० चौ. मी . ऐवजी ५२९ २.५० चौ . मी . असे दुरुस्त करण्याचे प्रस्तावित करण्यात येत आहे. 
आणि ज्याअर्थी, शासनाने , श्रीरामपूर नगरपरिषदेस ( यापुढे “ उक्त नगरपरिषद ” असे संबोधले आहे ) शासन अधिसूचना क्रमांक टीपीएस 
१६१६ / १६/ प्र. क्र . २१ / २०१६/ नवि -९ , दिनांक १२ एप्रिल २०१६ मध्ये नमूद केल्यानुसार उक्त योजनेत उक्त बदल करण्यासाठी उक्त अधिनियमाचे 
कलम ९ १ चे उप - कलम ( २) अन्वये निर्देशित केले होते 


, 


उक्त बदल. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ५ - ११, २०१८ / आषाढ १४ - २० , शके १९४० 


७ 


चे 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ९ १ चे उप - कलम ( २) ते ९ १ चे उप -कलम (५) मधील तरतुदीनुसारची कार्यवाही करून उक्त 
नगरपरिषदेचेपत्र क्रमांक २०१७-२३६३, दिनांक २ ऑगस्ट २०१७ अन्वये उक्त बदलाचेप्रारूप , उक्त अधिनियमाचे कलम ९ १ चे उप - कलम ( ६) 
नुसार अंतिम मान्यतेसाठी शासनास सादर केले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर उक्त बदलास उक्त अधिनियमाचे कलम ९ १ 
उप - कलम ( ६ ) ( ख) अन्वये मान्यता देणे आवश्यक असल्याचे शासनाचे मत झाले आहे ; 

आता त्याअर्थी, शासन , नगररचना योजना , क्रमांक २, श्रीरामपूर ( अंतिम) मधील उक्त बदलास उक्त अधिनियमाचे कलम ९ १ चे उप - कलम 
( ६) ( ख) अन्वये, खालीलप्रमाणे मान्यता देत आहे. 

नगररचना योजना क्रमांक २, श्रीरामपूर ( अंतिम) मधील अंतिम भूखंड क्रमांक १७ चे क्षेत्र खालील अटीच्या अधीन राहून 

४६९ ३.०० चौ. मी . ऐवजी ५२ ९ २.५० चौ. मी . असे दुरुस्त करण्यात येत आहे. 

उक्त फेरबदलानुसारच्या वाढीव क्षेत्राबाबत भूखंडधारकाने, नगररचना योजनेच्या तत्त्वाप्रमाणे वाढीव क्षेत्राचे मूल्य व अंशदान यांचा 
भरणा करणे आवश्यक राहील. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


उक्त बदल. 


. 


अट . 


रा. शा . चौहान , 
कार्यासन अधिकारी , महाराष्ट्र शासन . 


Town Planning Scheme - Shrirampur 
No. 2 ( Final ). 
Notification under Section 91 ( 6 ) ( b ) of 
the Maharashtra Regional and Town 

Planning Act, 1966 . 
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya , Mumbai - 400 032 
dated , 14th June 2018 

Notification 
The Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 

No. No. TPS - 1616 /16 /CR - 21/2016 /UD - 9.- Whereas, the Town Planning Scheme, Shrirampur No. 2 
(Final) (hereinafter referred to as "the said Scheme") has been sanctioned by the Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune under Section 68 ( 1 ) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 
(Mah . Act No. XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as " the said Act" ) vide Notification No. TPV - Shrirampur 
No. 2 /Final Permission / TPV -4 /6556 , dated 22nd September 1999 and come into force from dated 1st 
January 2000 %; 

and whereas , Government of Maharashtra has received a request from Shri. Pravin Harkatchand 
Lodha, Shrirampur to rectify the entry of the area of the Final Plot No. 17 (hereinafter referred to as " the said 
Plot") in the said Scheme, which is wrongly shown as 4693.00 Sq. mtrs. instead of 5292.50 Sq . mtrs . 
(hereinafter referred to as " the said Request ") ; 

and whereas , the Chief Officer, Shrirampur Municipal Council, Shrirampur vide his letter dated the 
11th September 2014 , requested the Government to grant sanction under Section 91 of the Maharashtra 
Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah . Act No. XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as " the said 
Act" ) so as to rectify the area of the said Plot ; 

and whereas , the Government of Maharashtra was of the opinion that, it was necessary to make 
variation according to the said Request , as below (hereinafter referred to as " the said Variation ") under 
Section 91 of the said Act. 
Variation.- In the Town Planning Scheme No. II, Shrirampur, it is proposed to rectify the area of Final 

Plot No. 17 as 5292.50 Sq. mtrs instead of 4693.00 Sq. mtrs . 


. 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ५ - ११, २०१८ / आषाढ १४ - २०, शके १९ ४० 


, 


and whereas , the Government of Maharashtra directed the ShrirampurMunicipalCouncil (hereinafter 
referred to as " the said Council" ) to undertake the Variation to the said Scheme, under sub -section (2 ) of 
Section 91 of the said Act, as mentioned in the Notification bearing No. TPS - 1616 / 16 /CR - 21 /2016 /UD -9 , 
dated the 12th April 2016 ; 

and whereas, after completing the procedure laid down under sub -section (2 ) of Section 91 to sub 
section (5 ) of 91 of the said Act, the said Council has submitted the draft of the said Variation to the 
Government for final sanction under sub - section (6 ) of Section 91 of the said Act vide letter No. 2017-2363, 
dated 02nd August 2017 ; 

and whereas, after consulting the Director of Town Planning ,Maharashtra State , Pune the Government 
ofMaharashtra finds that the said Variation needs to be sanctioned under sub - section (6 ) ( b ) of Section 91 
of the said Act. 


, 


Now therefore , in exercise of the powers vested under sub -section (6 ) (b ) of Section 91 of the said 
Act, Governmenthereby sanctions the said variation in the Town Planning Scheme No. Il for Shrirampur 
area as follows . 


Variation - In the Town Planning Scheme No. II, Shrirampur the area of Final Plot No. 17 is rectified 

as 5292.50 Sq . mtrs . instead of 4693.00 Sq. mtrs . subject to the condition specified 
Below 


Condition - It is necessary for the plotholder to pay the contribution and betterment charges as per 

the Principle of Town Planning Scheme in lieu of the enhanced area as per the said 
Variation ." 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


R. S. CHOUHAN, 
Section Officer to Government. 


नगर विकास विभाग 


मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२ 


दिनांक १५ जून २०१८ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ 


क्रमांक टीपीएस -३५१७/ ७४७/ प्र. क्र . ४०७/ २०१७/ नवि - ९.- ज्याअर्थी, जळगाव - भुसावळ प्रादेशिक योजना (यापुढे “ उक्त प्रादेशिक योजना " 
असे संबोधले आहे) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ ( सन १ ९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) (यापुढे “ उक्त 
अधिनियम ” असे संबोधले आहे) चे कलम १५ अन्वये शासन अधिसूचना , नगर विकास विभाग क्रमांक टीपीएस-३५८५/ ११६/ सीआर -१६५ / नवि -९ , 
दिनांक नोव्हेंबर 

१ ९९ १ अन्वयेमंजूर झाली असून, ती दिनांक १ फेब्रुवारी १९९२ पासून अंमलात आली आहे व त्याअंतर्गत चाळीसगाव शहराच्या 
परिघ क्षेत्र नकाशास शासनाने मंजुरी दिलेली आहे (यापुढे “ उक्त परिघ क्षेत्र आराखडा ” असे संबोधले आहे ) 


१२ 


१ 


, 


आणि ज्याअर्थी, संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी उक्त परिघ क्षेत्र आराखड्यात काही बदल सुचवून परिघ क्षेत्राचा सुधारित 
आराखडा दिनांक १७ जुलै १ ९९ ६ रोजी शासनास मंजुरीसाठी सादर केला होता ( यापुढे “ उक्त प्रस्ताव ” असे संबोधले आहे) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रस्तावान्वये उक्त परिघ क्षेत्र आराखड्यातील मौजे चाळीसगाव , मौजे करगाव , मौजे खडकी इत्यादी प्रस्तावांतर्गत नमूद 
केलेल्या शेती विभागातील जमिनी रहिवास विभागात समाविष्ट करणे व नवीन प्रादेशिक योजना रस्ते इत्यादी अंतर्भूत करण्याबाबत शिफारस केलेले 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ५ - ११ , २०१८ / आषाढ १४ - २०, शके १९ ४० 


९ 


बदल (यापुढे “प्रस्तावित फेरबदल ” असे संबोधले आहे) आवश्यक असून, त्याकरिता उक्त अधिनियमाच्या कलम २० ( २) मधील तरतुदीनुसार उक्त 
प्रादेशिक योजना सुधारित करणे आवश्यक झाले आहे, असे राज्य शासनाचे मत झाले होते ; 

आता, ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २० चे पोट - कलम ( ३) मधील तरतुदीनुसार प्रस्तावित फेरबदल प्रस्तावाबाबत शासनाच्या नगर 
विकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -३५८८/ ९ ६६/ प्र. क्र . ३१ / नवि -९, दिनांक २१ मे १९९ ७ अन्वये आम जनतेच्या हरकती/ सूचना 
मागविण्यासाठीची नोटिस महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग -एक , नाशिक विभागीय पुरवणी, पृष्ठ ९ २१ ते ९ २३ मध्ये दिनांक ३० ऑक्टोबर १९९ ७ 

रोजी 
प्रसिद्ध झाली आहे. 

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रस्तावास २० ते २१ वर्षांचा कालावधी उलटून गेला असून दरम्यानच्या कालावधीत सदर क्षेत्रात झालेला विकास विचारात 
घेता, उक्त प्रस्तावास नियोजनाच्या दृष्टीने आता मंजुरीचे औचित्य राहत नसल्याने, प्रस्तावित फेरबदल अमान्य करणे आवश्यक असल्याचे शासनाचे 
मत झाले आहे ; 


. 


त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम २० चे पोट -कलम (४ ) अन्वये व त्या अनुषंगाने प्राप्त अधिकारात शासन उक्त प्रादेशिक योजनेतील 
उक्त प्रस्तावित फेरबदल प्रस्ताव नामंजूर करीत आहे ; 

उक्त फेरबदलाची अधिसूचना नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत खालील कार्यालयात उपलब्ध राहील . 
( १ ) जिल्हाधिकारी, जळगाव 
( २) विभागीय सहसंचालक , नगररचना, नाशिक विभाग , नाशिक 
( ३) सहायक संचालक , नगररचना, जळगाव शाखा, जळगाव 
सदर अधिसूचना शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध राहील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


रा. शा . चौहान , 
कक्ष अधिकारी , महाराष्ट्र शासन . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai - 400 032 


dated , 15th June 2018 


Notification 


, 


The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 

No. TPS- 3517 /747 /CR -407 /2017 /UD - 9.- Whereas, the Regional Plan of Jalgaon -BhusawalRegion 
(hereinafter referred to as “ the said Regional Plan ”) has been sanctioned by the Government vide Urban 
Development Department s Notification No. TPS - 3585 /116 /CR -165 /UD - 9, dated the 12th November 1991, 
under Section 15 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah . Act No. XXXVII of 1966 ) 
(hereinafter referred to as "the said Act" ) and has come into force with effect from the 1st February, 1992 
and Peripheral Zone Plan Chalisgaon being part of the said Regional Plan has been sanctioned by the 
Government (hereinafter referred to as " the said Peripheral Zone Plan" ); 

and whereas, the Director of Town Planning has suggested some changes in the said Peripheral 
Zone Plan and submitted the Revised Peripheral Zone Plan for sanction vide its letter dated 17th July 1996 
(hereinafter referred to as " the said Proposal") ; 

and whereas, the Government is of the opinion that, it is necessary to consider the recommendations 
of said Proposal herein the specified lands under Agriculture Zone of village Chalisgaon ,Kargaon , etc. are 
proposed to be included in Residential Zone and certain new Regional Plan Roads have been proposed 
and for that purpose , it is expedient to modify the said Regional Plan under Section 20 (2 ) of the said Act 
(hereinafter referred to as " the said Modification " ) ; 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ५ - ११, २०१८ / आषाढ १४ - २०, शके १९ ४० 


and whereas , pursuant to the above , a notice , bearing No. TPS - 3588 / 966 /CR - 31 /UD - 9, dated 21st 
May 1997 , regarding the said Modification under sub - section ( 3) of the Section 20 of the said Act, was 
published which appeared in the Maharashtra GovernmentGazette , Part 1 , Nashik Division Supplement, 
dated 30th October 1997 on Pages 921 to 923 for inviting suggestion / objection from the General Public ; 


and whereas, considering that the period of 20-21 years have elapsed and in the meantime considering 
the kind of development in the said region and therefore it is irrelevantto sanction the said proposal from 
Planning point of view at this juncture, the Government is of the opining that the said Modification shallnot 
be accorded the sanction . 


Now , therefore , in exercise of the power conferred and sub section (4 ) of Section 20 of the said Act, 
the Governmenthereby refuses to accord sanction to the said Modification . 


A copy of the said modification , shall be kept open for information of the General Public during office 
hours on all working days at the following offices . 


( 1 ) The Collector, Jalgaon . 


(2 ) The Divisional Joint Director of Town Planning, Nashik Division , Nashik 


( 3 ) The Assistant Director of Town Planning , Jalgaon Branch , Jalgaon . 


This Notification shall be available on the Government s web site at www.maharashtra.gov.in 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


R. S. CHOUHAN , 
Section Officer to Government. 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका, 

पदोन्नती 


इत्यादी 


विभागीय आयुक्त यांजकडून 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/कार्या-२/ ५/ त्र्यंबकेश्वर/ एसआर-६१/६५१ / २०१८.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह/ वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


; 


आणि ज्याअर्थी, मुरंबी ग्रामपंचायतीतील वायंगणपाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ९ डिसेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, इगतपुरी - त्र्यंबकेश्वर उपविभाग , इगतपुरी -त्र्यंबकेश्वर यांनी यासंदर्भात दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१७ 
रोजी मुरंबी ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या वायंगणपाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा /पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ५ - ११, २०१८ / आषाढ १४ - २०, शके १९ ४० 


११ 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने, विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे. 


अनुसूची 


जिल्हा नाशिक , तालुका त्र्यंबकेश्वर , गाव वायंगणपाडा (मुरंबी) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


-- 


गट नंबर १४० , १३९ मौजे गावठाणची शीव 


१३४, १२८ 


२ 


दक्षिण : गट नंबर १२० , १२३ , १३७, १३ ९ 


सदर वाडीचे एकूण क्षेत्र 


पश्चिम : 


ده 


गट नंबर ३३४ , ३३६, ३३७ 


३०.९९ हे . आर 


४ 


उत्तर 


गट नंबर १३० , १३२ , ३३४ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजाराम माने, 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक, १८ जून २०१८ . 


नाशिक विभाग , नाशिक. 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/कार्या-२ / ५/ त्र्यंबकेश्वर / एसआर-६२/ ६५२/ २०१८.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह / वाडी /वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


; 


आणि ज्याअर्थी, भागओहोळ ग्रामपंचायतीतील बाभूळपाडा/पाड्यांचा समूह/ वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, इगतपुरी - त्र्यंबकेश्वर उपविभाग, इगतपुरी- त्र्यंबकेश्वर यांनी यासंदर्भात दिनांक ७ मार्च २०१७ रोजी 
भागओहोळ ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या बाभूळपाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने, विभागीय आयुक्त, नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ५ - ११ , २०१८ / आषाढ १४ - २०, शके १९ ४० 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे . 


अनुसूची 


जिल्हा नाशिक , तालुका त्र्यंबकेश्वर , गाव बाभूळपाडा (भागओहाळ ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


गट नंबर १६ , १५, १७ 


०२ 


-- 


२ 


दक्षिण : गट नंबर ७८ , ७६ , १ , ५७ , ५८ , ५२ , ७ ९ 


सदर पाड्याचे एकूण क्षेत्र 


३ 


पश्चिम : मौजे रायत्याची शीव , गट नंबर ६३ 


३७.४२ हे . आर 


४ 


उत्तर 


: मौजे भुतमोखाड्याची शीव , गट नंबर ६ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


राजाराम माने , 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक , १८ जून २०१८ . 


नाशिक विभाग , नाशिक. 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ त्र्यंबकेश्वर / एसआर-६३/ ६५३/ २०१८.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह / वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, शिरसगाव (ह) ग्रामपंचायतीतील जांभूळपाडा/पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे 
उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, इगतपुरी-त्र्यंबकेश्वर उपविभाग, इगतपुरी- त्र्यंबकेश्वर यांनी यासंदर्भात दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१७ 
रोजी शिरसगाव (ह) ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या जांभूळपाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक 
अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी, राजाराम माने, विभागीय आयुक्त, नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा / पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा 

समूह 

यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ५ - ११ , २०१८ / आषाढ १४ - २० , शके १ ९ ४० 


१३ 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे. 


अनुसूची 


जिल्हा नाशिक , तालुका त्र्यंबकेश्वर , गाव जांभूळपाडा [शिरसगाव (ह)] 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


: गट नंबर ९ , १३, १४, १५ 


गावठाण 


२ 


दक्षिण : गट नंबर ८० , ७८ , ७७ 


सदर पाड्याचे 

एकूण 

क्षेत्र 


سه 


पश्चिम : 


गट नंबर २२६, २२७ 


३८.२८.६५ हे . आर 


४ 


उत्तर 


गट नंबर ५, 

फॉरेस्ट 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजाराम माने, 


विभागीय आयुक्त, 


नाशिक , १८ जून २०१८ . 


नाशिक विभाग , नाशिक . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ त्र्यंबकेश्वर / एसआर -६४/ ६५४/ २०१८.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह / वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, शिरसगाव (ह) ग्रामपंचायतीतील चिखलपाडा/पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे 
उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 


४ 


. 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, इगतपुरी- त्र्यंबकेश्वर उपविभाग , इगतपुरी -त्र्यंबकेश्वर यांनी यासंदर्भात दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१७ 
रोजी शिरसगाव (ह) ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या चिखलपाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक 
अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने , विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/पाड्यांचा समूह/ वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ५ - ११, २०१८ / आषाढ १४ - २०, शके १९ ४० 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे. 


अनुसूची 


जिल्हा नाशिक , तालुका त्र्यंबकेश्वर , गाव चिखलपाडा [शिरसगाव (ह)] 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


: 


गावठाण 


२ 


पूर्व गट नंबर १०७, १०८ , १२४ 
दक्षिण : गट नंबर १३१ , १२८ 
पश्चिम : गट नंबर १४० , १४१ 
उत्तर गट नंबर ९ ० , ९ २ 


सदर पाड्याचे एकूण क्षेत्र 

७.९५.९ २ हे . आर 


سه 


. 


४ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजाराम माने, 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक विभाग , नाशिक . 


नाशिक , १८ जून २०१८ . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ त्र्यंबकेश्वर / एसआर-६५/ ६५५/ २०१८.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह/ वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, शिरसगाव (ह ) ग्रामपंचायतीतील निळंबरपाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे 
उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी , इगतपुरी- त्र्यंबकेश्वर उपविभाग, इगतपुरी- त्र्यंबकेश्वर यांनी यासंदर्भात दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१७ 
रोजी शिरसगाव (ह) ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या निळुबरपाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक 
अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


- 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने, विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ५ - ११, २०१८ / आषाढ १४ - २०, शके १ ९ ४० 


१५ 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे. 


अनुसूची 


जिल्हा नाशिक, तालुका त्र्यंबकेश्वर , गाव निळुबरपाडा [शिरसगाव (ह)] 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


गट नंबर १५१, १५२ 


गावठाण 


२ 


दक्षिण : 


गट नंबर १ ९ ४ , १ ९ ५, १ ९ ६ 


सदर पाड्याचे एकूण 

क्षेत्र 


३ 


पश्चिम : 


गट नंबर २० ९ , २१२, २१३ 


१४.४३.४८ हे. आर 


४ 


उत्तर 


: 


गट नंबर २१४ , २० ९ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजाराम माने, 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक विभाग , नाशिक . 


नाशिक , १८ जून २०१८ . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२ / ५/ त्र्यंबकेश्वर/ एसआर-६६/ ६५६/ २०१८.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह / वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते 


आणि ज्याअर्थी, शिरसगाव ( ह) ग्रामपंचायतीतील खडाडीपाडा (बु.) / पाड्यांचा समूह / वस्ती /वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे 
उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, इगतपुरी- त्र्यंबकेश्वर उपविभाग, इगतपुरी -त्र्यंबकेश्वर यांनी यासंदर्भात दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१७ 
रोजी शिरसगाव ( ह) ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या खडाडीपाडा (बु.)/पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक 
अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


. 


- 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने, विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ५ - ११, २०१८ / आषाढ १४ - २० , शके १९ ४० 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे. 


अनुसूची 


जिल्हा नाशिक , तालुका त्र्यंबकेश्वर, गाव खडाडीपाडा (बु.) [शिरसगाव ( ह)] 


अ.क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


-- 


गट नंबर ११ मौजे शिरसगावची शीव 


गावठाण 


-- 


२ 


दक्षिण : गट नंबर ३०४ , ३०५, २ 


सदर पाड्याचे 

एकूण 

क्षेत्र 


३ 


पश्चिम : 


गट नंबर २८२, २८० , २७७ 


२०.३८.८ हे . आर 


४ 


उत्तर 


: मौजे शिरसगाव , शीव गट नंबर २ ९ ० , २ ९ १ 


- 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजाराम माने, 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक विभाग , नाशिक. 


नाशिक , १८ जून २०१८ . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ त्र्यंबकेश्वर/ एसआर-६७/ ६५७/ २०१८.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह / वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, देवळा ( आ ) ग्रामपंचायतीतील टोकपाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ९ डिसेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, इगतपुरी - त्र्यंबकेश्वर उपविभाग , इगतपुरी- त्र्यंबकेश्वर यांनी यासंदर्भात दिनांक ७ मार्च २०१७ रोजी 
देवळा ( आ ) ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या टोकपाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


- 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने, विभागीय आयुक्त, नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती / वस्त्यांचा 

समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ५ - ११, २०१८ / आषाढ १४ - २० , शके १९ ४० 


१७ 


अनुसूची 
जिल्हा नाशिक , तालुका त्र्यंबकेश्वर , गाव टोकपाडा [ देवळा ( आ )] 
हद्दींचा तपशील 

समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


अ . क्र . 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


२ 


३ 


४ 


कं . नं . १०० 


१ 
१ 
२ 
३ 

४ 


- 


पश्चिम : 


उत्तर 


पूर्व : कं . पां . १०० फॉरेस्ट 
दक्षिण : मौजे कचरपाड्याची शीव गट नंबर ४६, ४७ सदर पाड्याचे एकूण क्षेत्र 
गट नंबर ४२ , ४५ , ६० 

७८.५२ हे. आर 
: मौजे देवळाची शीव , गट नंबर ५ ९ , ४० 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

राजाराम माने, 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक विभाग , नाशिक. 


नाशिक , १८ जून २०१८ . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 
जिल्हा नाशिक 

क्रमांक मशा/कार्या-२ / ५/ त्र्यंबकेश्वर/ एसआर-६८/ ६५८/ २०१८.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती / वस्त्यांचा समूह/ वाडी/वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, देवळा ( आ) ग्रामपंचायतीतील करंजविहीरपाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे 
उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ११ डिसेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, इगतपुरी - त्र्यंबकेश्वर उपविभाग , इगतपुरी- त्र्यंबकेश्वर यांनी यासंदर्भात दिनांक ७ मार्च २०१७ रोजी 
देवळा ( आ ) ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या करंजविहीरपाडा /पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 

त्याअर्थी, मी , राजाराम माने, विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 
सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे. 

अनुसूची 
जिल्हा नाशिक , तालुका त्र्यंबकेश्वर , गाव करंजविहीर [ देवळा ( आ )] 
हद्दींचा तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


- 


अ . क्र . 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


गावठाण 


२ 


: गट नंबर १८ , १ ९ 
दक्षिण : गट नंबर २० , २१ 
पश्चिम : गट नंबर २२ 


सदर पाड्याचे एकूण क्षेत्र 

६७.४ हे . आर 


३ 

४ 


उत्तर 


गट नंबर १५ , १६, १७ , २३ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ५ - ११ , २०१८ / आषाढ १४ - २०, शके १९ ४० 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजाराम माने, 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक विभाग , नाशिक . 


नाशिक , १८ जून २०१८ . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ त्र्यंबकेश्वर / एसआर-६९/ ६५९/ २०१८.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह/ वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, देवळा ( आ ) ग्रामपंचायतीतील घोटीपाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १ ९ डिसेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, इगतपुरी - त्र्यंबकेश्वर उपविभाग , इगतपुरी- त्र्यंबकेश्वर यांनी यासंदर्भात दिनांक ७ मार्च २०१७ रोजी 
देवळा ( आ ) ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या घोटीपाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने, विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे. 


अनुसूची 


जिल्हा नाशिक , तालुका त्र्यंबकेश्वर , गाव घोटीपाडा [ देवळा ( आ )] 


अ.क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


: गट नंबर ६ ९ व राब सर्व्हे नंबर २९ ( फॉरेस्ट ) 


गावठाण 


२ 


दक्षिण : 


गट नंबर १२ 


सदर पाड्याचे 

एकूण 

क्षेत्र 


३ 


पश्चिम : गट नंबर १३ 


११६.१५ हे . आर 


४ 


उत्तर 


: गट नंबर १४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ५ - ११, २०१८ / आषाढ १४ - २० , शके १९ ४० 


१ ९ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजाराम माने, 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक विभाग , नाशिक . 


नाशिक , १८ जून २०१८ . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ त्र्यंबकेश्वर / एसआर-७०/ ६६०/ २०१८.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह/ वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 
आणि ज्याअर्थी, मेटघरकिल्ला ग्रामपंचायतीतील गंगाद्वारपाडा/ पाड्यांचा 

समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा 

समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे 
उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणेदिनांक २४ नोव्हेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, इगतपुरी - त्र्यंबकेश्वर उपविभाग, इगतपुरी - त्र्यंबकेश्वर यांनी यासंदर्भात दिनांक १२ जानेवारी २०१७ 
रोजी मेटघरकिल्ला ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या गंगाद्वारपाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक 
अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने, विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे. 


अनुसूची 


जिल्हा नाशिक , तालुका त्र्यंबकेश्वर , गाव गंगाद्वार ( मेटघर किल्ला) 


अ.क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


: गट नंबर ७३ कसबे शीव 


२३८ 


२ 


दक्षिण : 


गट नंबर ८८ अहिल्याचीमेट शीव 


सदर पाड्याचे 

एकूण 

क्षेत्र 


३ 


पश्चिम : गट नंबर १४८ सुपलीचीमेट शीव 


६ ९ .०७ हे . आर 


४ 


उत्तर 


: गट नंबर ७१ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ५ - ११ , २०१८ / आषाढ १४ - २०, शके १९ ४० 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजाराम माने, 


विभागीय आयुक्त, 


नाशिक विभाग , नाशिक. 


नाशिक , १८ जून २०१८ . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/कार्या-२/ ५/ त्र्यंबकेश्वर/ एसआर-७१/ ६६१/ २०१८.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती / वस्त्यांचा समूह / वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, मेटघरकिल्ला ग्रामपंचायतीतील विनायकखिंडपाडा/पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे 
उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, इगतपुरी - त्र्यंबकेश्वर उपविभाग , इगतपुरी - त्र्यंबकेश्वर यांनी यासंदर्भात दिनांक १२ जानेवारी 

२०१७ 
रोजी मेटाघरकिल्ला ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या विनायकखिंडपाडा/पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक 
अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/पाड्यांचा समूह / वस्ती/वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने, विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे. 


अनुसूची 


जिल्हा नाशिक , तालुका त्र्यंबकेश्वर , गाव विनायकखिंड (मेटघर किल्ला) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


: गट नंबर १०३ कोथळा 


२३८ , २३ ९ 


-- 


२ 


दक्षिण : 


गट नंबर १०३ जांबाचीवाडी शीव 


एकूण क्षेत्र 


३ 


पश्चिम : गट नंबर १०४ जांबाचीवाडी शीव 


४५०.७१ हे. आर 


४ 


उत्तर 


गट नंबर १०७ त्र्यंबकेश्वर शीव 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ५ - ११, २०१८ / आषाढ १४ - २० , शके १९ ४० 


२१ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

राजाराम माने, 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक विभाग , नाशिक. 


नाशिक , १९ जून २०१८ . 


- 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 
जिल्हा नाशिक 

क्रमांक मशा/ कार्या-२ / ५/ त्र्यंबकेश्वर / एसआर-७२/ ६६२/ २०१८.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह/ वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, मेटघरकिल्ला ग्रामपंचायतीतील सुपलीचीमेटपाडा/पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे 
उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २४ नोव्हेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, इगतपुरी - त्र्यंबकेश्वर उपविभाग, इगतपुरी- त्र्यंबकेश्वर यांनी यासंदर्भात दिनांक १२ जानेवारी २०१७ 
रोजी मेटघरकिल्ला ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या सुपलीचीमेटपाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक 
अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 

त्याअर्थी, मी , राजाराम माने, विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा / पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 
सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे. 

अनुसूची 
जिल्हा नाशिक , तालुका त्र्यंबकेश्वर, गाव सुपलीचीमेट (मेटघर किल्ला) 
हद्दींचा तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


. 


अ . क्र . 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


-- 


२ 

३ 


30 


: गट नंबर ६८ गंगाद्वार शीव 

कं . नं . २४० 
दक्षिण : गट नंबर ६४ तळेगाव शीव 

एकूण 

क्षेत्र 
पश्चिम : गट नंबर ६३ तळेगाव दुमाल्याची शीव 

१ ९९.९ ३६ हे . आर 
उत्तर : गट नंबर ६ ९ , ७० तळेगाव शीव 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

राजाराम माने, 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक विभाग , नाशिक . 


नाशिक , १८ जून २०१८ . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ५ - ११, २०१८ / आषाढ १४ - २०, शके १९ ४० 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


गाव म्हणून 


क्रमांक मशा/कार्या-२ / ५/ त्र्यंबकेश्वर/ एसआर-७३/६६३/ २०१८.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह/ वाडी/ वाड्यांचा 
समूह 

विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 
आणि ज्याअर्थी, मेटघरकिल्ला ग्रामपंचायतीतील जांबाचीवाडीपाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे 
उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी , इगतपुरी- त्र्यंबकेश्वर उपविभाग, इगतपुरी - त्र्यंबकेश्वर यांनी यासंदर्भात दिनांक १२ जानेवारी २०१७ 
रोजी मेटघरकिल्ला ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या जांबाचीवाडीपाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक 
अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा /पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


- 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने, विभागीय आयुक्त, नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे. 


अनुसूची 


जिल्हा नाशिक , तालुका त्र्यंबकेश्वर , गाव जांबाचीवाडी (मेटघर किल्ला) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास ) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


: गट नंबर ९९ विनायकखिंड शीव 


२३८ , २३ ९ 


२ 


दक्षिण : 


गट नंबर ९ २ , ९ १ 


सदर वाडीचे 

एकूण 

क्षेत्र 


पश्चिम : गट नंबर ९ ४ विनायकखिंड शीव 


२३.६७ हे. आर 


४ 


उत्तर 


: गट नंबर ९ ६ फॉरेस्ट , गंगाद्वार शीव 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजाराम माने, 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक विभाग , नाशिक . 


नाशिक , १८ जून २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ५ - ११, २०१८ / आषाढ १४ - २० , शके १९ ४० 


२३ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


न्याय्य नुकसानभरपाई मिळण्याचा आणि भूमि संपादन, पुनर्वसन 

व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम , 
२०१३ चे कलम ११ नुसार प्राथमिक अधिसूचना. 


आणि ज्याअर्थी, भारत सरकारच्या दिनांक २६ एप्रिल २०१८ च्या 
राजपत्रातील १० - क मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे अधिनियमाच्या प्रकरण २ व 
३ मधील तरतुदींना सूट दिलेली असल्याचे नमूद केलेले आहे, त्यानुसार 
सदर प्रस्तावात सामाजिक प्रभावनिर्धारणाची आवश्यकता नाही. 


जिल्हा जळगाव 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे 
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे या सोबतच्या अनुसूची- तीन 
मध्ये दिलेली आहेत . 


. 


क्रमांक भूसंपादन /एसआर-४७/ २०१५. -ज्याअर्थी, न्याय्य नुकसानभरपाई 
मिळण्याचा आणि भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता 
राखण्याचा हक्क अधिनियम , २०१३ अस्तित्वात आलेला असून सदरील 
अधिनियम सन २०१४ पासून अंमलात आलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबतच्या 
जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे . 


आणि ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना 
वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क नियम (महाराष्ट्र), 
२०१४ संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू करण्यात आलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील या 
सोबतच्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे ; 


त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट -कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण - चार 
खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनींचा कोणताही 
भार निर्माण करणार नाही. 


ज्याअर्थी, न्याय्य नुकसानभरपाई मिळण्याचा आणि भूमि संपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम , 
२०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली 
शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११ / २०१४/ 
प्र . क्र . ७७/ अ -२ , दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढेजिचा निर्देश 
“ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित 
केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ए) मध्ये 
व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील 
५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमिनी संपादन 
करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


परंतु , उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर 
जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून , अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल. 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे 
बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५) नुसार , 
जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) 
याच्या नियम १० च्या उप -नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि 
अभिलेख्याच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण 
करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे; 


, 


आणि ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना 
वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क नियम ( महाराष्ट्र), 
२०१४ च्या दिनांक 

२७ ऑगस्ट २०१४ च्या अधिसूचनेतील नियम २ ( छ) 
नुसार जिल्हाधिकारी या व्याख्येत उपविभागीय अधिकारी यांचा समावेश 


आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये 
समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी , 
चाळीसगाव भाग , चाळीसगाव यांस पदनिर्देशित करीत आहे. 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यास यासोबतच्या अनुसूची- एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश 
" उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते . ज्याच्या 
स्वरूपाचेविवरण यासोबतच्या अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे आणि 
म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (१) च्या 
तरतुदीनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तीस आपल्या लेखी हरकती 
नोंदवावयाच्या आहेत , त्या अधिसूचनेच्या प्रसिद्धी दिनांकापासून ६० दिवसांच्या 
आत भूसंपादन अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी , चाळीसगाव 
भाग, चाळीसगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीजवळ , घाटरोड, चाळीसगाव 
यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ५ - ११, २०१८ / आषाढ १४ - २०, शके १९ ४० 


अनुसूची - एक 


अनुसूची - एक 


चालू 


जमिनींचे वर्णन 


जमिनींचे वर्णन 


जिल्हा जळगाव, तालुका चाळीसगाव 


जिल्हा जळगाव, तालुका चाळीसगाव 


संपादित क्षेत्र 


भूमापन क्रमांक / 


संपादित क्षेत्र 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 


गट क्रमांक 


१ 


२ 


१ 


२ 


हे . आर 


हे . आर 


गाव हातगाव 


चालू 


गाव हातगाव 


१२४/ २ - ब 


० 


०७ 


३००/१ 


० ०६ 


० ० ९ 


१२३/ २ - अ 
१२३/ २ - ब 


४० - अ / ७ 


० ०८ 


० ३८ 


.. 


.. 


४० - अ/ ५ 


० १६ 


१२३/ १ - अ 


० ०६ 


४० - अ / ३ 


० ०३५ 


१२३ / १ - ब 


४० - अ / ४ 


१२३ / १ - अ 


० ०३ 


० ५८ 


४० - अ / ६ 


८५- क / १ 


० १३ 


३०२/५ 


० ३३ 


८५- अ 


० ०७ 


३०४ 


० 


१५ 


८८ 


० १३ 


३०३ 


० १३ 


८ ९ / १ 


० ०३ 


३०२ पै. 


० 


१७ 


९ ० 


०४ 


२ ९ ८ - ब 


० २२ 


९ १ 


० ०४ 


२ ९ ८ - अ 


० 


१७ 


९ २ 


० ० ९ 


२८२/१ 


० 


०४ 


० १२ 


९ ८ पै. 
९ ८ पै. 


०५ 


० ३४ 


.. 


O 


०६ 


१०० / १४ - अ 


० १८ 


० ०८ 


१०० / १४ - ब 


० 


०७ 


१००/१२ 


० ३२ 


२ ९९ / ४० 
२९९ / ३४ 
२ ९९ / ४१ 
२ ९९ / ४२ 
२ ९९ / १० 
२ ९९ / ३६ 
२९९ / ४५ 
२९९ / १८ - ड 
२९९/ १६ 


० ०८ 


१००/१३ 


० १२ 


० ०६ 


१००/११ 


० ५१ 


.. 


.. 


० २५ 


८५ - ड 


० २१ 


० ३२ 


.. 


० १४ 


८५- ई 
१२२/२ 


० १५ 


० ०३ 


२८०/१ 


० ४३ 


१२२/१ 


० १४ 


.. 


२८०/२ 


. 


०४ 


गाव अंधारी 


२७ ९/ ३ 


० ००५ 


२/१ 


० ०५ 


२८५ 


० २३ 


२/२/२ 


.. 


० ०३.५० 


२७८ 


० १२ 


سه 


० ०३.५० 


.. 


२८६ 


० २२ 


४ 


० २३.५० 


.. 


१२५ 


० 


१४ 


१३/१ 


१२४/१ 


० १८.५० 


० २४ 


१३/२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ५ - ११, २०१८ / आषाढ १४ - २०, शके १९ ४० 


२५ 


अनुसूची - एक 


चालू 


अनुसूची - एक 


चालू 


जमिनींचे वर्णन 


जमिनींचे वर्णन 


जिल्हा जळगाव, तालुका चाळीसगाव 


जिल्हा जळगाव, तालुका चाळीसगाव 


संपादित क्षेत्र 


संपादित क्षेत्र 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 


भूमापन क्रमांक / 

गट क्रमांक 


१ 


२ 


१ 


२ 


हे . आर 


हे . आर 


गाव अंधारी 


गाव तमगव्हाण 


चालू 


१४ 


० २३ 


८७/१/१ 


० ०६ 


१५/२ 


० १ ९ 


८७/२ 


.. 


० ०६ 


१६ - ब 


.. 


० १ ९ 


८७/१/२ 


.. 


० ०७ 


१७ - ब 


० २५ 


.. 


० 


०७ 


० १५ 


८७/१/३ 
८७/१/४ 
८७/१/६ 


O 


२८ 
२ ९ / १ 
२ ९ / २ 


olg 


० 


११ 


० 


०७ 


० 


११ 


३५ 


८७/१/७ 


० १.५० 


० ०६ 


० 


१३ 


८७/१/८ 


.. 


० 


०७ 


३६ 
४३ / १ - ब 
४३/२ 


० ०६ 


.. 


८१/ १ - क 


० ०७ 


० १३.५० 


८१/ १ - अ 


० ०५ 


४४ 


O 


०७ 


८१/४ 


० ०८ 


० १३ 


८१/ २ - अ 


० ०७ 


० ४६ 


O 


९ १/ १ - ब 


० १४.५० 


.. 


०६ 


० 


०४ 


८०/१ 


० ०७ 


४५/२ 
४५/३ 
४५/४ 
५७ - क 
५ ९ / २/ २ 
६१ 
६२/१ 
६४/१ 
६४ / २ - अ 


० ०३ 


८०/२ 


० 


०७ 


.. 


० 


०८ 


७२ 


० ०७ 


० 


०८ 


गाव माळशेवगा 


० १३.५० 


१४५ 


० ०२ 


.. 


० १३.५० 
० २४.५० 


१४६ 


० 


०२ 


० ०६.५० 


० ०८ 


० ०६ 


१६८/१ 
१६८/२ 
१६ ९ - अ / १ 


० ०८ 


० २५ 


० ०७ 


६५ 
१० ९ - अ 
१० ९ - ब 
११३/१ 
११३/२ 
१४०/१ 
१४०/२ 
१४०/३/२ 
१४०/३/३ 
१४२/१ 


१६ ९ - क 


० ०७ 


० ० ९ 


१६ ९ - ब 


O 


०७ 


० २०.५० 


१७०/१ 


० ०८ 


० ० ९ 


० १३ 


१६३/२ 


० ०८ 


० ३० 


१७३ 


० ०८ 


.. 


१४४ 


० 


१३ 


१७२/२ 


० ०८ 


२१६/२/२ 


० 


०२ 


१७२/१ 


O 


०८ 


२१८ 


० ५३ 


१ ९ ३/ १ 


० 


०८ 


२१ ९ 


१ ९ ३ / २ 


० ०७ 


.. 


२२२ 


० 


७४ 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ५ - ११, २०१८ / आषाढ १४ - २०, शके १९ ४० 


अनुसूची - एक 


चालू 


अनुसूची - दोन 


जमिनींचे वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


जिल्हा जळगाव, तालुका चाळीसगाव 


संपादित क्षेत्र 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 


प्रकल्पाचे नाव : लघु पाटबंधारे योजना, हातगाव-२, तालुका 
चाळीसगावच्या कालवा वितरिकाकरिता भूसंपादन. 


१ 


२ 


हे . आर 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मुख्य कालवा वितरिका, भूसंपादन प्रस्ताव 
(मौजे हातगाव, अंधारी, तमगव्हाण , माळशेवगा) 


गाव माळशेवगा 


चालू 


समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचनासाठी 


१ ९ ३ / ३ 


० ०८ 


अनुसूची - तीन 


१६७ 


० ० ९ 


१७५ - अ / २ 


विस्थापन नाही 


.. 


० ०६ 


१७५ - ब 


० ०७ 


.. 


अनुसूची - चार 


१७५ - अ / १ - ब 


० ०८ 


१७५ - अ / १ - अ 


० ० ९ 


भारत सरकारच्या दिनांक २६ एप्रिल २०१८ च्या राजपत्रात प्रसिद्ध 
केल्यानुसार सिंचन प्रकल्पांना सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सूट 
दिलेली असल्याने सामाजिक प्रभाव निर्धारणाची आवश्यकता नाही. 


१६३/१ 


० 


१० 


१४२ 


. 


०५ 


१४८ - अ 


O 


०४ 


अनुसूची - पाच 


१४७/१ 


० 


०८ 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


१४७/ २ - ब 


० 


०८ 


१४७/ २ - अ 


0 


०८ 


( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचेपदनाम : 
उपविभागीय अधिकारी, चाळीसगाव भाग , चाळीसगाव . 


११०/१ 


० ०८ 


१११/१ 


० ० ९ 


१११/२ 


० ० ९ 


( ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : उपविभागीय अधिकारी, चाळीसगाव 
चाळीसगाव . 


भाग , 


१६५/ २ - क 


० ०८ 


१६५ / २ - अ 


० 


ola 


.. 


१७५ - ब 


० ०६ 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 
त्या अधिसूचनेचा तपशील : मा . जिल्हाधिकारी , जळगाव यांचेकडील 
आदेश क्रमांक ई - टपाल -२०१५/ ३२/ ९ ५/ एसआर-४७/ २०१५, दिनांक 
१६ नोव्हेंबर २०१५. 


११०/२ 


० 


०८ 


१६६/२ 


० 


०८ 


१६६/१ 


० ०८ 


लघु पाटबंधारे 


१६६/३ 


० ०८ 


टीप.- उक्त जमिनींच्या आराखड्याचे कार्यकारी अभियंता, 

विभाग , जळगाव व उपविभागीय अधिकारी , चाळीसगाव भाग, 
चाळीसगाव यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


१४१ 


० 


०८ 


.. 


१७०/२ 


.. 


० ०८ 


० ०८ 


किशोर राजे दत्तात्रय निंबाळकर, 


१६५/ २ - ब 
१६५/ १ - ब 


० ०८ 


जिल्हाधिकारी , जळगाव 


११२ 


० ०८ 


तथा समुचित शासन, जळगाव. 


११३/३ 


० ०८ 


.. 


जळगाव , १३ जून २०१८ . 


११३/१ 


० ०८ 


१४४ 


० ०८ 


१३८ 


० ०८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ५ - ११ , २०१८ / आषाढ १४ - २०, शके १९ ४० 


२७ 


सदर प्रस्तावात सामाजिक प्रभाव निर्धारणाची आवश्यकता नाही. 


न्याय्य नुकसानभरपाई मिळण्याचा आणि भूमि संपादन, पुनर्वसन 

व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम , 
२०१३ कलम ११ नुसार प्राथमिक अधिसूचना . 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे 
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे या सोबतच्या अनुसूची-तीन 
मध्ये दिलेली आहेत 


जिल्हा जळगाव 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबतच्या 
जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे ; 


क्रमांक भूसंपादन/ एसआर-६३/ २०१५.- ज्याअर्थी, न्याय्य नुकसानभरपाई 
मिळण्याचा आणि भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता 
राखण्याचा हक्क अधिनियम , २०१३ अस्तित्वात आलेला असून सदरील 
अधिनियम सन २०१४ पासून अंमलात आलेला आहे ; 


" 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट - कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील या 
सोबतच्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे ; 


, 


आणि ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना 
वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क नियम ( महाराष्ट्र), 
२०१४ संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू करण्यात आलेला आहे ; 


त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट-कलम (४ ) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण - चार 
खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनींचा कोणताही 
भार निर्माण करणार नाही. 


ज्याअर्थी, न्याय्य नुकसानभरपाई मिळण्याचा आणि भूमि संपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम, 
२०१३ (२०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली 
शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११ / २०१४/ 
प्र . क्र . ७७/ अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश 
“ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित 
केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ए) मध्ये 
व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील 
५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमिनी संपादन 
करण्याच्या संबंधात , अशाजिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


परंतु , उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर 
जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून , अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे 
बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 


. 


आणि ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना 
वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क नियम ( महाराष्ट्र), 
२०१४ च्या दिनांक २७ ऑगस्ट २०१४ च्या अधिसूचनेतील नियम २ ( छ) 
नुसार जिल्हाधिकारी या व्याख्येत उपविभागीय अधिकारी यांचा समावेश 


तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) नुसार , 
जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) 
याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि 
अभिलेख्याच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण 
करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे ; 


आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबतच्या अनुसूची-एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश 
“ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या 
स्वरूपाचेविवरण यासोबतच्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे आणि 
म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (१) च्या 
तरतुदीनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये 
समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, 
चाळीसगाव भाग , चाळीसगाव यांस पदनिर्देशित करीत आहे. 


सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तीस आपल्या लेखी हरकती 
नोंदवावयाच्या आहेत , त्या अधिसूचनेच्या प्रसिद्धी दिनांकापासून ६० दिवसांच्या 
आत भूसंपादन अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, चाळीसगाव 
भाग, चाळीसगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीजवळ , घाटरोड, चाळीसगाव 
यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात . 


आणि ज्याअर्थी, भारत सरकारच्या दिनांक २६ एप्रिल २०१८ च्या 
राजपत्रातील १० - क मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे अधिनियमाच्या प्रकरण २ व 
३ मधील तरतुदींना सूट दिलेली असल्याचे नमूद केलेले आहे, त्यानुसार 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ५ - ११, २०१८ / आषाढ १४ - २० , शके १९ ४० 


अनुसूची - एक 


, 


टीप.- उक्त जमिनींच्या आराखड्याचे कार्यकारी अभियंता , लघुपाटबंधारे 

विभाग , जळगाव व उपविभागीय अधिकारी, चाळीसगाव भाग , 
चाळीसगाव यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


जमिनींचे वर्णन 


जिल्हा जळगाव, तालुका चाळीसगाव , गाव रांजणगाव 


संपादित क्षेत्र 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 


किशोर राजे दत्तात्रय निंबाळकर , 

जिल्हाधिकारी, जळगाव 
तथा समुचित शासन , जळगाव. 


१ 


२ 


जळगाव , १३ जून २०१८ . 


. 


हे . आर 


२०५ पै . 


० ०८ 


२ ९ ६ पै . 


० ५५ 


न्याय्य नुकसानभरपाई मिळण्याचा आणि भूमि संपादन , पुनर्वसन 

व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम, 
२०१३ चे कलम ११ नुसार प्राथमिक अधिसूचना. 


पो . 


ख . 


०१ 


O 


२ ९ ५ पै . 


० २२ 


जिल्हा जळगाव 


पो . ख . 


० ०२ 


२८७/ २- अ पै . 


० 


१८ 


२८६ पै. 


० ०१ 


क्रमांक भूसंपादन/ एसआर-८१ / २०१६. -ज्याअर्थी, न्याय्य नुकसानभरपाई 
मिळण्याचा आणि भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता 
राखण्याचा हक्क अधिनियम , २०१३ अस्तित्वात आलेला असून सदरील 
अधिनियम सन २०१४ पासून अंमलात आलेला आहे ; 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


आणि ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना 
वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क नियम ( महाराष्ट्र), 
२०१४ संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू करण्यात आलेला आहे ; 


प्रकल्पाचे नाव : लघु पाटबंधारे योजना, बाणगाव अंतर्गत रांजणगाव, 
तालुका चाळीसगावच्या कालव्याकरिता भूसंपादन . 

प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मुख्य कालवा वितरिका, भूसंपादन प्रस्ताव 
( मौजे रांजणगाव). 


- 


-- 


समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचनासाठी 


अनुसूची - तीन 


विस्थापन नाही 


अनुसूची - चार 


ज्याअर्थी, न्याय्य नुकसानभरपाई मिळण्याचा आणि भूमि संपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम , 
२०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली 
शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/ २०१४/ 
प्र. क्र . ७७/ अ -२ , दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचानिर्देश 
“ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित 
केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ए) मध्ये 
व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील 
५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमिनी संपादन 
करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


भारत सरकारच्या दिनांक २६ एप्रिल २०१८ च्या राजपत्रात प्रसिद्ध 
केल्यानुसार सिंचन प्रकल्पांना सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सूट 
दिलेली असल्याने सामाजिक प्रभाव निर्धारणाची आवश्यकता नाही. 


, 


अनुसूची - पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे पदनाम : 
उपविभागीय अधिकारी , चाळीसगाव भाग, चाळीसगाव. 


आणि ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना 
वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क नियम ( महाराष्ट्र), 
२०१४ च्या दिनांक २७ ऑगस्ट २०१४ च्या अधिसूचनेतील नियम २ ( छ) 
नुसार जिल्हाधिकारी या व्याख्येत उपविभागीय अधिकारी यांचा समावेश 


( ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : उपविभागीय अधिकारी, चाळीसगाव 
भाग, चाळीसगाव . 


, 


आहे ; 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 
त्या अधिसूचनेचा तपशील : मा . जिल्हाधिकारी , जळगाव यांचेकडील 
आदेश क्रमांक ई - टपाल -२०१५/ ३२/ ९ ५/ एसआर -६३ / २०१५ , दिनांक 
२ फेब्रुवारी २०१६. 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबतच्या अनुसूची -एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ५ - ११ , २०१८ / आषाढ १४ - २०, शके १९ ४० 


२ ९ 


“ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्यांच्या 
स्वरूपाचेविवरण यासोबतच्या अनुसूची -दोनमध्ये दिलेले आहे आणि 
म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम (१) च्या 
तरतुदीनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनींची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तीस आपल्या लेखी हरकती 
नोंदवावयाच्या आहेत , त्या अधिसूचनेच्या प्रसिद्धी दिनांकापासून ६० दिवसांच्या 
आत भूसंपादन अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी , चाळीसगाव 
भाग, चाळीसगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीजवळ , घाटरोड, चाळीसगाव 
यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात . 


. 


अनुसूची- एक 


जमिनींचे वर्णन 


आणि ज्याअर्थी, भारत सरकारच्या दिनांक २६ एप्रिल २०१८ च्या 
राजपत्रातील १० - क मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे अधिनियमाच्या प्रकरण २ व 
३ मधील तरतुदींना सूट दिलेली असल्याचे नमूद केलेले आहे, त्यानुसार 
सदर प्रस्तावात सामाजिक प्रभावनिर्धारणाची आवश्यकता नाही ; 


जिल्हा जळगाव, तालुका चाळीसगाव , गाव राजदेहरे 


संपादित क्षेत्र 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 


१ 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे 
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे या सोबतच्या अनुसूची- तीन 
मध्ये दिलेली आहेत ; 


२ 


हे . 


आर 


१३२ 


०४ 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबतच्या 
जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे ; 


१३३ 


० ०५ 


१४८ 


० १५ 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट -कलम (१ ) अन्वये पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील या 
सोबतच्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे ; 


१५५ 


० २६ 


१५६ 


० २३ 


१५ ९ 


० १ ९ 


त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट- कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण - चार 
खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनींचा कोणताही 
भार निर्माण करणार नाही. 


१६० 


० ४६ 


१६१ 


० २ ९ 


१६२ 


० ५६ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


परंतु , उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर 
जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल. 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे 
बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५) नुसार, 
जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) 
याच्या नियम १० च्या उप -नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि 
अभिलेख्याच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण 
करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे ; 


प्रकल्पाचे नाव : माणिकपुंज उजवा कालवा, कि . मी . १ ९ ते २१ 
साठी भूसंपादन प्रस्ताव . 

प्रकल्प कार्याचे वर्णन : माणिकपुंज उजवा कालवा, कि . मी . १९ ते 
२१ साठी भूसंपादन प्रस्ताव (मौजे राजदेहरे). 


-- 


समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचनासाठी 


अनुसूची - तीन 


विस्थापन नाही 


अनुसूची - चार 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये 
समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, 
चाळीसगाव भाग, चाळीसगाव यांस पदनिर्देशित करीत आहे. 


भारत सरकारच्या दिनांक २६ एप्रिल २०१८ च्या राजपत्रात प्रसिद्ध 
केल्यानुसार सिंचन प्रकल्पांना सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सूट 
दिलेली असल्याने सामाजिक प्रभाव निर्धारणाची आवश्यकता नाही. 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ५ - ११, २०१८ / आषाढ १४ - २० , शके १९ ४० 


अनुसूची - पाच 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे 
पदनाम : उपविभागीय अधिकारी, चाळीसगाव भाग , चाळीसगाव . 


“ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित 
केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ए) मध्ये 
व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील 
५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमिनी संपादन 
करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल 


.. 


, 


( ब ) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : उपविभागीय अधिकारी, 
चाळीसगाव भाग , 

चाळीसगाव . 


- 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 
त्या अधिसूचनेचा तपशील : मा . जिल्हाधिकारी , जळगाव यांचेकडील 
आदेश क्रमांक ई- टपाल-२०१५/ ३२/ ९ ५/ एसआर -८१/ २०१६, दिनांक 


आणि ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना 
वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क नियम ( महाराष्ट्र), 
२०१४ च्या दिनांक २७ ऑगस्ट २०१४ च्या अधिसूचनेतील नियम २ ( छ) 
नुसार जिल्हाधिकारी या व्याख्येत उपविभागीय अधिकारी यांचा समावेश 


१ मार्च २०१६ . 


आहे ; 


. 


टीप : उक्त जमिनींच्या आराखड्याचे कार्यकारी अभियंता , उर्ध्व गोदावरी 

प्रकल्प विभाग , नाशिक व उपविभागीय अधिकारी , चाळीसगाव 
भाग, चाळीसगाव यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


. 


किशोर राजे दत्तात्रय निंबाळकर, 

जिल्हाधिकारी, जळगाव 
तथा समुचित शासन , जळगाव . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यास यासोबतच्या अनुसूची- एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश 
“ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते . ज्यांच्या 
स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे आणि 
म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम (१) च्या 
तरतुदीनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनींची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


जळगाव , १३ जून २०१८ . 


न्याय्य नुकसानभरपाई मिळण्याचा आणि भूमि संपादन, पुनर्वसन 

व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम , 
२०१३ चे कलम ११ नुसार प्राथमिक अधिसूचना. 


आणि ज्याअर्थी, भारत सरकारच्या दिनांक २६ एप्रिल २०१८ च्या 
राजपत्रातील १० - क मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे अधिनियमाच्या प्रकरण २ व 
३ मधील तरतुदींना सूट दिलेली असल्याचे नमूद केलेले आहे, त्यानुसार 
सदर प्रस्तावात सामाजिक प्रभावनिर्धारणाची आवश्यकता नाही ; 


जिल्हा जळगाव 


क्रमांक भूसंपादन / एसआर -११९/ २०१६.– ज्याअर्थी, न्याय्य 
नुकसानभरपाईमिळण्याचा आणि भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम , २०१३ अस्तित्वात 
आलेला असून सदरील अधिनियम सन २०१४ पासून अंमलात आलेला 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे 
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे या सोबतच्या अनुसूची- तीन 
मध्ये दिलेली आहेत 


आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबतच्या 
जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना 
वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क नियम ( महाराष्ट्र) , 
२०१४ संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू करण्यात आलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील या 
सोबतच्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे ; 


ज्याअर्थी, न्याय्य नुकसानभरपाई मिळण्याचा आणि भूमि संपादन, 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम , 
२०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली 
शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११ / २०१४/ 
प्र. क्र . ७७ / अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश 


त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट - कलम (४ ) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण - चार 
खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनींचा कोणताही 
भार निर्माण करणार नाही. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ५ - ११, २०१८ / आषाढ १४ - २०, शके १९ ४० 


३१ 


अनुसूची - एक 


चालू 


जमिनींचे वर्णन 


जिल्हा जळगाव, तालुका चाळीसगाव 


अंदाजित क्षेत्र 


भूमापन क्रमांक / 

गट क्रमांक 


१ 


२ 


हे . आर 


गाव पातोडा 


१२७ 


० १० 


१२८ 


० ०५ 


१२६/१ 


० ०५ 


परंतु , उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर 
जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून , अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे 
बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाईदिली जाणार नाही, 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम (५ ) नुसार , 
जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) 
याच्या नियम १० च्या उप -नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि 
अभिलेख्याच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण 
करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये 
समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, 
चाळीसगाव भाग, चाळीसगाव यांस पदनिर्देशित करीत आहे. 

सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तीस आपल्या लेखी हरकती 
नोंदवावयाच्या आहेत, त्या अधिसूचनेच्या प्रसिद्धी दिनांकापासून ६० दिवसांच्या 
आत भूसंपादन अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, चाळीसगाव 
भाग, चाळीसगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीजवळ, घाटरोड, चाळीसगाव 
यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात . 

अनुसूची - एक 

जमिनींचे वर्णन 
जिल्हा जळगाव, तालुका चाळीसगाव 
भूमापन क्रमांक / 

संपादित क्षेत्र 
गट क्रमांक 


१२६ / २ - अ 


० ०३ 


१२६ / २- ब 


० ०३ 


१६५ 


० 


०५ 


१४२ 


० ०५ 


, 


१४३/२ 


० 


०५ 


१६२ 


० ०५ 


१४४/१ 


० ०५ 


१४५/२ 


० ०५ 


१४५/१ 


० ०५ 


१४६/३ 


० ०५ 


१४४/२ 


१ 


० ०५ 


२ 


हे . आर 


१४७/१ 


० ०५ 


गाव मुंदखेडा 


१६१/२ 


० ०५ 


१४४ पै. 


. 


० 


१८ 


१६१/१ 


० ०५ 


१४४ पै. 


१५८/१ 


० ०५ 


० 


०७ 


१४५/ १ - अ/ २ 
१४५/२ 
१४७/१ 


० 


१७ 


१५८/२ 


० ०५ 


० ००५ 


१५८/३ 


० ०५ 


१४८ / २- अ पै. 


० ०३५४ 


१५८/४ 


० ०५ 


१४ ९ 


० ०२ 


१५८/५ 


० ०५ 


o oy 


१३६/२ 
१३८/२ 


१५७/१ 


० ०५ 


.. 


० ०५ 


१३८/१ 


० २० 


१५ ९ / २ 


० ०५ 


१३६/ १ - अ 


० २५ 


१५ ९ / १ - अ/ २ 


० ०५ 


.. 


० ० ९ 


१३४/ २ - अ / ३ 
१३४/ २- अ/ १ 


१५ ९ / ३ - ब 


o ou 


० १२ 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ५ - ११, २०१८ / आषाढ १४ - २०, शके १९ ४० 


अनुसूची - एक 


चालू 


अनुसूची - एक 


चालू 


जमिनींचे वर्णन 


जमिनींचे वर्णन 


जिल्हा जळगाव, तालुका चाळीसगाव 


जिल्हा जळगाव, तालुका चाळीसगाव 


अंदाजित क्षेत्र 


अंदाजित क्षेत्र 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 


भूमापन क्रमांक / 

गट क्रमांक 


१ 


२ 


१ 


२ 


हे . आर 


हे . आर 


गाव पातोडा 


चालू 


गाव वाकडी 


चालू 


१५ ९/ ३ - अ 


० ०५ 


२८/१ 


० ०५ 


१५ ९ / ४/ १ 


० ०५ 


३३ 


० ०५ 


१७४/२ 


० ०५ 


.. 


३४/४ 


० ०५ 


१७४/१ 


० ०५ 


३६/१ 


० 


०५ 


१७४ - अ/ ३ 


० ०५ 


३८/१ 


० ०५ 


६ ९ / २ - ब 


० ०१ 


३८/२/१ 


० ०५ 


१७ ९ / १ पै. 


० ०५ 


८/३ 


० 


०५ 


.. 


१७ ९/ २ 


० ०५ 


१२/२ 


० ०५ 


१७६ / १ - ब 


० ०३ 


३४/१ 


० ०५ 


.. 


१७६/२/१ 


० ०३ 


६५/२ 


० ०५ 


१७६ / ३ - अ 


० ०३ 


४ 


० ०५ 


१७६ / ४ - अ 


० ०३ 


३ ९ / १ 


०५ 


१७६ / ४ - ब 


० ०३ 


१०/१ 


० ०५ 


गाव वाकडी 


० 


०५ 


.. 


२७/ १ - अ + २७ - ब पै . 


० ०५ 


गाव वाघडू 


.. 


२७/ १ - ब / १ पै . 


० ०५ 


११५/ ३ - अ 


० ०५ 


२७/ १ - ब / १ पै. 


० ०५ 


१०६/१ 


० ०३ 


२७/ १ - ब / २ 


० ०५ 


१२५ - ब / १ 


० ०३ 


२७ / २/ १ - अ 


० ०५ 


११५/ ३ - ब 


० ०५ 


२७/ २/ १ - ब 


० ०५ 


१०६/२ 


० ०३ 


२५/१ 


.. 


० ०५ 


१२५ - ब / २ 


० ०३ 


२५/२ 


० ०५ 


११६/१ 


० 


०५ 


२६ 


० ०५ 


११७ 


० ०५ 


२१/२ 


० ०५ 


११८/१ 


० ०५ 


२१/ ३ - अ 


० ०५ 


११८/२ 


० ०५ 


२१/४ 


० ०५ 


११ ९ / १ 


० ०५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ५ - ११, २०१८ / आषाढ १४ - २०, शके १९ ४० 


३३ 


अनुसूची - एक 


चालू 


( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचेपदनाम : 
उपविभागीय अधिकारी, चाळीसगाव भाग , चाळीसगाव . 


जमिनींचे वर्णन 


जिल्हा जळगाव, तालुका चाळीसगाव 


( ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : उपविभागीय अधिकारी, चाळीसगाव 
भाग, चाळीसगाव. 


अंदाजित क्षेत्र 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 


१ 


२ 


हे . आर 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 
त्या अधिसूचनेचा तपशील : मा . जिल्हाधिकारी, जळगाव यांचेकडील 
आदेश क्रमांक ई- टपाल-२०१५/ ३२/ ९ ५/एसआर-११९ / २०१६, दिनांक 
४ जून २०१६. 
टीप : उक्त जमिनींच्या आराखड्याचे कार्यकारी अभियंता , लघू पाटबंधारे 

विभाग , जळगाव व उपविभागीय अधिकारी , चाळीसगाव भाग , 
चाळीसगाव यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


गाव वाघडू 


चालू 


११ ९ / २ 


० ०५ 


१२१/ १ / २/ ३ - इ 


० ०५ 


१२२ 


.. 


० ०५ 


किशोर राजे दत्तात्रय निंबाळकर, 

जिल्हाधिकारी , जळगाव 
तथा समुचित शासन , जळगाव. 


१२३/२ 


० ०५ 


११३/ १ - अ / १ 


० ०३ 


जळगाव , १३ जून २०१८ . 


- 


११३/ १ - ब / १ 


० ०३ 


८०/१ 


० ०५ 


.. 


न्याय्य नुकसानभरपाई मिळण्याचा आणि भूमि संपादन, पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम, 
२०१३ चे कलम ११ नुसार प्राथमिक अधिसूचना. 


८०/२ 


० ०५ 


११२/१ 


० ०५ 


जिल्हा जळगाव 


११२/२ 


० ०५ 


१२४/१ 


० ०५ 


१२४/२ 


० ०५ 


क्रमांक भूसंपादन/ एसआर -१५६/ २०१६.- ज्याअर्थी, न्याय्य 
नुकसानभरपाई मिळण्याचा आणि भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
यांमध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम , २०१३ अस्तित्वात 
आलेला असून सदरील अधिनियम सन २०१४ पासून अंमलात आलेला 


अनुसूची - दोन 


आहे ; 


. 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव : लघू पाटबंधारे योजना, मुंदखेडे, तालुका 
चाळीसगावच्या वळण रस्त्याकरिता भूसंपादन . 

प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मुख्य कालवा वितरिका, भूसंपादन प्रस्ताव 
( मौजे मुंदखेडे, पातोडा, वाकडी, वाघडू) 


आणि ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना 
वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क नियम ( महाराष्ट्र), 
२०१४ संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू करण्यात आलेला आहे ; 


समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचनासाठी 


अनुसूची - तीन 


विस्थापन नाही 


अनुसूची - चार 
भारत सरकारच्या दिनांक २६ एप्रिल २०१८ रोजीच्या राजपत्रात 
प्रसिद्ध केल्यानुसार सिंचन प्रकल्पांना सामाजिक परिणाम निर्धारणातून 
सूट दिलेली असल्याने सामाजिक प्रभाव निर्धारणाची आवश्यकता नाही. 

अनुसूची - पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


ज्याअर्थी, न्याय्य नुकसानभरपाई मिळण्याचा आणि भूमि संपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यांमध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम , 
२०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली 
शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११ / २०१४/ 
प्र. क्र . ७७ / अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचानिर्देश 
“ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित 
केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- ए) मध्ये 
व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील 
५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमिनी संपादन 
करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ५ - ११, २०१८ / आषाढ १४ - २० , शके १९ ४० 


आणि ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना 
वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क नियम ( महाराष्ट्र), 
२०१४ च्या दिनांक २७ ऑगस्ट २०१४ च्या अधिसूचनेतील नियम २ ( छ ) 
नुसार जिल्हाधिकारी या व्याख्येत उपविभागीय अधिकारी यांचा समावेश 


( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) 
याच्या नियम १० च्या उप-नियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि 
अभिलेख्याच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण 
करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे ; 


आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये 
समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, 
चाळीसगाव भाग , चाळीसगाव यांस पदनिर्देशित करीत आहे. 


. 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबतच्या अनुसूची- एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश 
“ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते . ज्यांच्या 
स्वरूपाचेविवरण यासोबतच्या अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे आणि 
म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम (१) च्या 
तरतुदीनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनींची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तीस आपल्या लेखी हरकती 
नोंदवावयाच्या आहेत , त्या अधिसूचनेच्या प्रसिद्धी दिनांकापासून ६० दिवसांच्या 
आत भूसंपादन अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी , चाळीसगाव 
भाग, चाळीसगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीजवळ, घाटरोड, चाळीसगाव 
यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात . 


, 


अनुसूची - एक 


जमिनींचे वर्णन 


आणि ज्याअर्थी, भारत सरकारच्या दिनांक २६ एप्रिल २०१८ च्या 
राजपत्रातील १० - क मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे अधिनियमाच्या प्रकरण २ व 
३ मधील तरतुदींना सूट दिलेली असल्याचे नमूद केलेले आहे, त्यानुसार 
सदर प्रस्तावात सामाजिक प्रभाव निर्धारणाची आवश्यकता नाही ; 


जिल्हा जळगाव , तालुका चाळीसगाव, गाव रांजणगाव 


संपादित क्षेत्र 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे 
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे या सोबतच्या अनुसूची-तीन 
मध्ये दिलेली आहेत ; 


१ 


२ 


हे . आर 


५१३/१ 


०४ 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबतच्या 
अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे ; 


५१३/२ 


० 


०४ 


५१३/३ 


० ०५ 


.. 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट -कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील या 
सोबतच्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे ; 


५२३/२ 


० १० 


.. 


१३ 


० ०२ 


५२८/१ 


० १४ 


त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट - कलम ४- अ नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण- चार 
खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनींचा कोणताही 
भार निर्माण करणार नाही. 


ते 


५५ ९ 


० ०५ 


५६२ 


० ०८ 


५१ ९ 


० ०५ 


५३० 


० 


११ 


५३७/ २- ब 


. 


०७ 


५३७/१ 


०७ 


.. 


परंतु , उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर 
जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे 
बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५) नुसार, 
जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ 


५६० 


० १ ९ 


५३० / १ - अ 


० ०५ 


५२ ९ 


० 


१२ 


५४३/ २ - अ 


० 


०४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ५ - ११, २०१८ / आषाढ १४ - २०, शके १९ ४० 


३५ 


अनुसूची - एक 


चालू 


अनुसूची - तीन 


जमिनींचे वर्णन 


विस्थापन नाही 


जिल्हा जळगाव, तालुका चाळीसगाव 


अनुसूची - चार 


संपादित क्षेत्र 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 


भारत सरकारच्या दिनांक २६ एप्रिल २०१८ च्या राजपत्रात प्रसिद्ध 
केल्यानुसार सिंचन प्रकल्पांना सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सूट 
दिलेली असल्याने सामाजिक प्रभाव निर्धारणाची आवश्यकता नाही. 


१ 


२ 


हे . आर 


गाव रांजणगाव 


चालू 


अनुसूची - पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


५४५/१ 


० ०३ 


५४५/२ 


( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे पदनाम : 
उपविभागीय अधिकारी, चाळीसगाव भाग , चाळीसगाव . 


० ०२ 


५४५/३ 


० ०८ 


५४६/३ 


( ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : उपविभागीय अधिकारी, चाळीसगाव 
भाग, चाळीसगाव . 


० १२ 


५३६/२ 


० १ ९ 


५२५ 


० १५ 


: 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 
त्या अधिसूचनेचा तपशील : मा . जिल्हाधिकारी , जळगाव यांचेकडील 
आदेश क्रमांक ई- टपाल -२०१५/ ३२/ ९५/ एसआर -१५६/ २०१६, दिनांक 
४ नोव्हेंबर २०१६ . 


५२६/१ 


० ०५ 


५२६/२ 


० ०१ 


५२७/ १ - ब + १ - अ 


० २० 


टीप : उक्त जमिनींच्या आराखड्याचे कार्यकारी अभियंता, लघू पाटबंधारे 

विभाग , जळगाव व उपविभागीय अधिकारी, चाळीसगाव भाग , 
चाळीसगाव यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


५२७/२ 


० ०२ 


५४४ 


० ०४ 


५१५ 


० २० 


किशोर राजे दत्तात्रय निंबाळकर , 

जिल्हाधिकारी , जळगाव 
तथा समुचित शासन, जळगाव . 


५३१ - ब 


० ०४ 


४५५ 


० १० 


जळगाव , १३ जून २०१८ . 


, 


४५४/१ 


० ११ 


५५६ / २- अ 


१८ 


.. 


उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 


५२२/१ 


० ०१ 


महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १९ ६१ चे कलम ३२ ( २) अन्वये 


५२२/ २ - ब / १ 


० ०४ 


जाहीर नोटिस 


५२२/ २ - ब / २ 


० १७ 


जिल्हा अहमदनगर 


५२२/ २ - अ 


० १६ 


४५३ 


० ०२ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : लघू पाटबंधारे योजना, पिंपरखेड , तालुका 
चाळीसगावच्या मुख्य कालवा वितरिकाकरिता भूसंपादन . 

प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मुख्य कालवा वितरिका , भूसंपादन प्रस्ताव 
( मौजे रांजणगाव ). 


क्रमांक कावि / भूसं-१८३/ २०१८.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र औद्योगिक 
विकास अधिनियम १९ ६१ ( सन १९ ६२ चा महाराष्ट्र तीन) याच्या कलम 
१, पोट - कलम ( ३ ) अन्वये काढण्यात आलेली व महाराष्ट्र शासन राजपत्र, 
भाग ४- ब, दिनांक १ ऑक्टोबर २०१६, पृष्ठ १ ते ७ वर प्रसिद्ध 
करण्यात आलेली दिनांक २ ९ सप्टेंबर २०१६ ची शासकीय अधिसूचना, 
उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग क्रमाक आयडीसी-२०१६ ( ३५२) / 
उद्योग -१४ याअन्वये उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण ६ चे उपबंध हे त्या 
अधिसूचनेच्या अनुसुचीमध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या क्षेत्रात सप्टेबर 
महिन्याच्या ३० दिनांकापासून अंमलात येतील असा महाराष्ट्र शासनाने 
निर्देश दिला आहे ; 


-- 


समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचनासाठी 


३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ५ - ११, २०१८ / आषाढ १४ - २०, शके १९ ४० 


आणि ज्याअर्थी, यासोबतच्या अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या जमिनी 
उक्त प्रकरण सहाचे उपबंध उपरोक्तप्रमाणे अंमलात आले आहे अशा 
क्षेत्रात आहेत 


अनुसूची 
जिल्हा अहमदनगर , तालुका पारनेर , 


गाव पळवे 


बुद्रुक 


-- 


क्षेत्र 


आकार 


गट क्रमांक / 
हिस्सा क्रमांक 


१ 


२ 


३ 


हे . आर 


रु . पैसे 


आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त अधिनियमाचे प्रकरण ६ हे ज्या क्षेत्रांना 
लागू करण्यात आले आहे अशा क्षेत्रात असणाऱ्या आणि महाराष्ट्र औद्योगिक 
विकास महामंडळामार्फत ( यात यानंतर ज्याचा " उक्त महामंडळ " असा 
निर्देश करण्यात आला आहे ) विकास करण्याच्या प्रयोजनार्थकिंवा उक्त 
अधिनियमाच्या उद्दिष्टांच्या पुष्ट्यर्थ असेल अशा इतर कोणत्याही प्रयोजनार्थ 
आवश्यक असणाऱ्या जमिनी संपादन करण्याची शक्ती उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ३२ अन्वये राज्य शासनास प्रदान करण्यात आली आहे ; 


१४४ 


१ ४६ 


३.४० 


१४५ 


० 


०४ 


०.०५ 


१४६ 


० ९९ 


२.३५ 


१४७ 


१ ३८ 


३.५० 


१४८/१ 


० २१ 


०.५५ 


१४८/२ 


१ ३८ 


३.५० 


१४ ९ 


१ ४० 


३.३० 


आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त अधिनियमाचेकलम २ खंड ( ग) अन्वये 
काढण्यात आलेली दिनांक २९ सप्टेंबर २०१६ ची अधिसूचना उद्योग , 
ऊर्जा व कामगार विभाग क्रमांक आयडीसी-२०१६ ( ३५२ )/ उद्योग -१४ 
या अन्वये राज्य शासनाने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास नियम , १ ९ ६२ 
याच्या नियम २८ अन्वये जी कामे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आलेली 
आहेत , अशी उक्त अधिनियमाचे कलम ३२ , कलम ३३, पोट - कलम ( २) 
कलम ३६ व कलम ३८ खालील जिल्हाधिकाऱ्यांची कामे पार पाडण्यासाठी 
उपविभागीय अधिकारी, श्रीगोंदा- पारनेर भाग , अहमदनगर यांची 
विशेषरीत्या नेमणूक केलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, औद्योगिक क्षेत्र / औद्योगिक वसाहत म्हणून विकसित 
करण्यासाठी किंवा दोन्हींकरिता सोबतच्या अनुसूचीमध्ये वर्णन केलेल्या 
जमिनी महामंडळास आवश्यक आहेत , असे उपविभागीय अधिकारी, 
श्रीगोंदा - पारनेर भाग , अहमदनगर यांचे मत झाले आहे ; 


१५० 


१ ५८ 


३.७५ 


१५१ 


१ २५ 


२.९ ५ 


१५२ 


१ २५ 


२.९ ५ 


१५३ 


२ १७ 


५.४५ 


१५४ 


२ ४३ 


६.१५ 


१५५ 


० ६४ 


१.६५ 


१५६ 


० ६७ 


१.७५ 


१५७/१ 


१ १३ 


२.२० 


ज्याअर्थी उपरोक्त अधिनियमाचे कलम ३२ , पोट - कलम ( २) अन्वये 
उपरोक्तप्रमाणे प्रदान करण्यात आलेल्या राज्य शासनाच्या शक्तीचा 
वापर करून याद्वारे उपविभागीय अधिकारी , श्रीगोंदा - पारनेर भाग , 
अहमदनगर या सोबतच्या अनुसूचित उल्लेख केलेल्या जमिनींमध्ये हितसंबंध 
आणि अधिकार असणाऱ्या सर्व व्यक्तींना या सोबतच्या अनुसूचीमध्ये 
उल्लेख केलेल्या जमिनी उक्त प्रयोजनार्थ का संपादन करण्यात येऊ 
नयेत या संबधी दिनांक ३१ जुलै २०१८ पूर्वी खाली सही करणारास 
लेखी स्वरूपात कारण दाखविण्याबद्दल फर्मविणारी नोटिस देत आहे. 


१५७/२ 


१ ३५ 


३.०५ 


१५८ 


२ ४७ 


४.७५ 


१५ ९ 


१ ६१ 


४.२० 


१६० 


७ ३८ 


१३.९ ० 


१६१ 


१ ८ ९ 


३.६० 


१६२ 


१ ६२ 


४.३० 


या नोटिसीच्या तारखेनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मंजुरीशिवाय विक्री 
करून, पट्ट्याने देऊन, गहाण ठेवून , अभिहस्तांकन करून, अदलाबदल 
करून किंवा अन्य रितीने करावयाच्या उक्त जमिनींच्या विल्हेवाटीसंबधी 
केलेला कोणताही करार किंवा तीवर केलेला कोणताही खर्चकिंवा 
तीमध्ये केलेल्या सुधारणा या उक्त जमिनींच्या अंतिमत: संपादन करण्यात 
येतील अशा भागासंबंधी भरपाई निर्धारित करणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून 
उक्त अधिनियमाचे कलम ३३, पोट - कलम (५ ) अन्वये विचारात घेतल्या 
जाणार नाहीत . 


१६३ 


१ ५५ 


४.०० 


१६४ 


१ ६८ 


४.३५ 


१६५ 


२ ९९ 


६.२० 


१६६ 


२ ९ २ 


५.९ ० 


१६७ 


० ६ ९ 


१.४० 


जिची व्यक्तिगत सुनावणी करण्याची इच्छा असेल , अशा कोणत्याही 
व्यक्तीस या नोटिसीच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या आत भेटीची वेळ 
ठरवून कोणत्याही कामाच्या दिवशी सकाळी ११ ते १ वाजेपर्यंत खाली 
सही करणाऱ्यांच्या समक्ष जातीने किंवा आपल्या कायदेशीर मुखत्यारामार्फत 
हजर राहता येईल . 


१ 


१६८ 


० ४ ९ 


१.१५ 


१६ ९ 


० ४८ 


१.२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ५ - ११, २०१८ / आषाढ १४ - २०, शके १९ ४० 


३७ 


अनुसूची – चालू 


अनुसूची – चालू 


क्षेत्र 


आकार 


क्षेत्र 


आकार 


गट क्रमांक / 
हिस्सा क्रमांक 


गट क्रमांक / 
हिस्सा क्रमांक 


१ 


२ 


३ 


१ 


३ 


२ 
हे . आर 


हे . 


आर 


रु . पैसे 


रु . 


पैसे 


१७० 


० ९ ४ 


१.७५ 


१ ९ ६ 


० ४७ 


१.२५ 


१७१ 


० 


०५ 


०.०५ 


१ ९ ७ 


० ४८ 


१.२५ 


१७२ 


० 


७४ 


०.२५ 


१ ९ ८ 


२ ७ ९ 


५.१० 


१७३ 


० ३४ 


०.६५ 


१ ९९ 


२ १० 


३.१५ 


१७४ 


८ ४८ 


१७.५० 


२०० 


२ २६ 


३.४० 


१७५ 


२ १३ 


६.२५ 


२०१ 


२ ५४ 


३.६० 


१७६ 


१ ५४ 


३.७५ 


२०२ 


८ ८४ 


१८.६५ 


१७७ 


१ ५६ 


३.८० 


२०३ 


३ २५ 


८.८५ 


१७८/१ 


१ 


३ ९ 


३.४३ 


२०४ 


२ ५४ 


४.७५ 


१७८/२ 


१ ०६ 


२.६४ 


२०५ 


२ ७८ 


५.३५ 


१७८/३ 


१ ०६ 


२.६३ 


२०६ 


३ ०२ 


५.९ ५ 


१७९ 


६ ५८ 


१२.५५ 


२०७ 


१२ ४६ 


६.२५ 


१८० 


० ५६ 


१.२० 


२०८ 


१ ९ ० 


१.३५ 


१८१ 


३ ५७ 


८.५५ 


२० ९ 


० ५१ 


०.६५ 


१८२ 


१ ८५ 


३.९ ५ 


२१० 


० ४८ 


०.६० 


१८३ 


० १५ 


०.२५ 


२११ 


० ५६ 


०.७५ 


१८४ 


१ ४३ 


२.५० 


२१२ 


१ ११ 


१.२५ 


१८५ 


१ ५८ 


२.७५ 


२१३ 


० ६४ 


१.१५ 


१८६ 


० १५ 


०.२५ 


२१४ 


० ६३ 


१.१५ 


१८७ 


१ ६० 


२.७० 


२१५ 


० ३१ 


०.६० 


१८८ 


१ ६८ 


२.७५ 


२१६ 


० 


८० 


१.३५ 


१८ ९ 


० ९ ६ 


२.६० 


२१७ 


१ ४० 


२.१० 


१ ९ ० / १ 


० ३६ 


१.१० 


२१८ 


१ २४ 


०.६१ 


१ ९ ०/ २ 


३ ०८ 


६.५५ 


२१ ९ 


१ १२ 


१.४ ९ 


१ ९ १ 


२ ७६ 


५.०५ 


२२० 


० ७० 


१.३० 


१ ९ २ 


२ ७३ 


४.८५ 


२२१ 


० ७२ 


१.३५ 


१ ९ ३ 


१ १८ 


२.५५ 


२२२ 


० 


८३ 


०.७० 


१ ९ ४ 


० ४६ 


१.०० 


२२३ 


० ६७ 


०.५५ 


१ ९ ५ 


० ४७ 


१.१५ 


२२४ 


० ४२ 


०.१५ 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ५ - ११, २०१८ / आषाढ १४ - २०, शके १९ ४० 


अनुसूची – चालू 


क्षेत्र 


आकार 


गट क्रमांक / 
हिस्सा क्रमांक 


१ 


२ 


३ 


हे . आर 


रु . पैसे 


२२५ 


० ४१ 


०.२० 


२२६ 


१ २० 


२.२५ 


२२७ 


० ३१ 


०.६० 


२२८ 


० ५३ 


०.९ ५ 


२२ ९ 


० ४५ 


०.९ ० 


२३० 


५ २६ 


६.९ ० 


२३१ 


३ १ ९ 


५.८० 


२३२ 


३ ५ ९ 


४.२० 


२३३ 


१ ८२ 


२.६५ 


२३४ 


१ ८१ 


२.४५ 


२३५ 


३ ५२ 


७.४० 


२३६ 


६ ३६ 


७.५० 


२३७ 


२ ८७ 


४.३५ 


२३८ 


३ ५७ 


४.७० 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
वाचले.- १. पोलीस अधीक्षक, जळगाव यांचेकडील पत्र जावक क्रमांक 

२१९ ६/जिविशा/ का . व सु.प्रतिबंधात्मक आदेश / २०१८ , 
दिनांक १४ जून २०१८ . 
२. मा . जिल्हादंडाधिकारी यांचेकडील आदेश क्रमांक 

दंडप्र -१/ कावि -२८८/ २००५, दिनांक २२ जून २००५. 
३. मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ चे पोट 
कलम ( १ ) व ( ३ ) . 

आदेश 
क्रमांक दंडप्र -१ / कावि -१४७३९/ २०१८. – पोलीस अधीक्षक , जळगाव 
यांनी दिनांक १४ जून २०१८ रोजीचे पत्रान्वये दिनांक १६ जून २०१८ 
रोजी सर्वत्र मुस्लिम बांधवांची रमजान ईद साजरी होणार असून बाजारपेठेत 
नवनवीन वस्तू व कपडे खरेदी करण्यासाठी लहान- मोठे व महिलावर्ग 
यांची गर्दी झालेली असते. सदरचा ईद उत्सव साजरा करण्यात येणार 
आहे. सदर वेळी मुस्लिम बांधव मोठ्या संख्येने मशिदीत, ईदगाह येथे 
नमाज पठण कार्यक्रम एकत्रितरित्या पार पाडत असतात. बऱ्याच संख्येने 
लहान- थोरांपासून यामध्ये समावेश असतो . दिनांक १७ जून २०१८ रोजी 
श्री गुरू अर्जुनदेव शहीददिन म्हणून शीख बांधव हे मोठ्या संख्येने 
एकत्र येऊन शोभायात्रा तसेच लंगरचा कार्यक्रम आयोजित करून साजरा 
करत असतात. त्याच दिवशी राजमाता जिजाऊसाहेब यांची पुण्यतिथी 
तारखेप्रमाणे साजरी होणार असून थोर समाजसुधारक श्री . गोपाळ 
गणेश आगरकर यांची पुण्यतिथी हिंदू संघटनांच्यावतीने साजरी होणार 
आहे. दिनांक १ ९ जून २०१८ रोजी झाशीची राणी लक्ष्मीबाई यांची 
पुण्यतिथी, दिनांक २४ जून २०१८ रोजी धर्मवीर संभाजी महाराज 
जयंती (तिथीप्रमाणे), दिनांक २५ जून २०१८ रोजी शिवराज्याभिषेक 
उत्सव दिन , दिनांक २६ जून २०१८ रोजी छत्रपती श्री शाहू महाराज 
जयंती, दिनांक २७ जून २०१८ रोजी हिंदु महिलांचा धार्मिक सण 
वटसावित्री व दिनांक २९ जून २०१८ रोजी श्री गुरू गोविंद सिंह यांची 
जयंती असे सण/ उत्सव व जयंती मोठ्या उत्साहाने व मोठ्या संख्येने 
हिंदुधर्मीय संघटना आयोजित करत असतात व एकप्रकारे धार्मिक 
परिस्थिती तयार झालेली असते. 

सध्या जिल्ह्यामध्ये विविध महिला संघटनांच्या माध्यमातून दारूबंदी व 
अवैध धंदे बंद करावे यासाठी तालुक्यांच्या तहसील कार्यालयावर मोर्चे 
काढण्यात येत आहे. जळगाव शहरात महानगरपालिकेने जी प्रभाग 
रचना केलेली आहे, यावरून सत्ताधारी व काही विरोधी नगरसेवक यांनी 
नाराजी व्यक्त केलेली असून या प्रश्नावरून मोठ्या स्वरूपाचा वाद 
उफाळून येऊ शकतो. त्याचप्रमाणे शहरातील हॉकर्स यामध्ये फळ 
विक्रेते , भाजीपाला विक्रेते किरकोळ दैनंदिन वस्तू विक्रेते व अतिक्रमण 
विभाग यांच्यामध्ये दररोजचे वादविवाद सुरू असून, प्रसंगी एकमेकांस 
मारहाणीचे प्रकार होत आहेत . सध्या रमजान ईद सुरू असून या 
पार्श्वभूमीवर बाजारात त्या धर्माच्या लोकांची लहान - थोरांची खरेदी 
सामानासाठी गर्दी झालेली आहे. हॉकर्स वाद करून बाजारात 
पळापळीसारखे प्रकार घडून मोठ्या स्वरूपाची घटना घडण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही. जळगाव जिल्हा जातीयदृष्ट्या अतिशय संवेदनशील 
आहे. 


२३ ९ 


५ २ ९ 


८.४५ 


२४० 


११ २८ 


१३.७५ 


, 


२४१ 


३ २१ 


३.१० 


२४२ 


५ ३ ९ 


८.९ ० 


२४३ 


२ ८४ 


४.८५ 


२४४ 


१ ४० 


३.२५ 


२४५ 


२ ७८ 


६.८५ 


२४६ 


२ २३ 


६.०५ 


२४७ 


१ ५८ 


३.१५ 


२४८ 


१ ६६ 


३.२५ 


२४ ९ 


१ ४४ 


२.८५ 


२५० 


२ २२ 


५.९ ५ 


एकूण क्षेत्र .. 


२२ ९ ३२ 


गो . पां . दाणेज , 

उपविभागीय अधिकारी , 
श्रीगोंदा - पारनेर भाग , अहमदनगर . 


अहमदनगर , २ ९ जून २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ५ - ११, २०१८ / आषाढ १४ - २० , शके १९ ४० 


३ ९ 


-- 


- 


शासनाच्या विरुद्ध विरोधकांनी शेतकरी प्रश्नावरून विविध स्वरूपाचे 
बिकट प्रश्न उभे केले 

असून नैसर्गिक आपत्ती , गारपीट , नापिकी, संपूर्ण 
कर्जमाफी, कर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्या , पाणीटंचाई, दारूबंदी 
अशाप्रकारचे अनेक जटील प्रश्न सोडविण्यास शासन असमर्थ ठरत 
आहे, असे चित्र सर्वसामान्य जनतेपुढे विरोधक उभे करत आहेत व 
त्याचा प्रत्यक्ष- अप्रत्यक्षरित्या परिणाम झाल्यावाचून राहणार नाही. तसेच 
भारनियमन असमतोल केल्यानेविजेच्या प्रवाहामुळे शेतकऱ्यांचे उपयोगी 
पडणारे विद्युत उपकरण व साहित्याचेनुकसान झालेले आहे. त्याचप्रमाणे 
शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला खरेदी करण्यासाठी शासनाने मुदतीत शेतमालाची 
खरेदी व मुदत संपल्याने ती नाकारल्याने खरेदी केंद्रांवर शेतकरी 
आक्रमक झालेला आहे. याचा परिणाम म्हणून कायदा व सुव्यवस्था प्रश्न 
केव्हाही उद्भवू शकतो. 

वरील परिस्थिती लक्षात घेता जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित 
रहावी व सार्वजनिक शांततेचा भंग होऊ नये, यासाठी प्रतिबंधात्मक 
आदेश जारी करण्यात आले होते. त्यामुळेच समाजविघातक कृत्य 

करणारे 
जातीयवादी गुंड इत्यादींवर कायद्याचा वचक राहिला होता . हीच परिस्थिती 
आगामी येणाऱ्या राजकीय विरोधी पक्ष , तसेच हिंदू सण/ उत्सव व इतर 
सामाजिक , सांस्कृतिक कार्यक्रम राबविणारे संघटना यांच्यावतीने तसेच 
पारंपरिक पद्धतीने आयोजित होणारे यात्रा, जयंती , पुण्यतिथी, भागवत 
सप्ताह असे अनेक कार्यक्रम घेण्यात येणार आहेत. त्यादृष्टीने आताही 
प्रतिबंधात्मक आदेश लागू होणे जरूरीचे आहे . 

जळगाव जिल्हा हा जातीयदृष्ट्या अतिशय संवेदनशील आहे. 
फायदा जातीयवादी गुंड घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. वरील 
स्वरूपाची परिस्थिती पाहता जिल्ह्यात विविध सण/ उत्सवाच्या अनुषंगाने 
क्षुल्लक कारणावरून देशविघातक कृत्ये करणारे , समाजकंटक , जातीयगुंड 
हे याचा फायदा घेऊन किंबहुना समाजात तेढ निर्माण होईल , अशांतता 
निर्माण होईल अशा प्रकारचे कृत्य करण्याची शक्यता नाकारता येत 
नाही. ही बाब लक्षात घेता कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी 
प्रतिबंधात्मक आदेश लागू होणे जरुरीचे आहे. 

विविध पक्ष तसेच राजकीय गुंड हे देखील हेच माध्यम वापरून मोर्चा, 
आंदोलने, धरणे, उपोषण असे कार्यक्रम राबवून सामाजिक दैनंदिन 
व्यवहारात अडथळा आणण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या 
परिस्थितीवर नियंत्रण रहावे व शांतता अबाधित रहावी , त्याकरिता 
प्रतिबंधात्मक प्रक्रियेची जरूरी आहे. वरील परिस्थितीचे अवलोकन केले 
असता सर्वसामान्य जनजीवन सुरक्षित शांततामय स्वरूपात रहावे याकरिता 
व सार्वजनिक शांततेचा कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये 
यासाठी प्रतिबंधात्मक आदेश लागू होणे जरुरीचे आहे. 

जल्ह्यांत विविध स्वरूपाचे आंदोलन, उपोषण , मोर्चे यांचे आयोजन 
विरोधी पक्षांच्यावतीने आयोजित केले जातात व अनेक प्रकारे त्याचे 
पडसाद सर्व सामान्याचे जनजीवनावर होऊन परिस्थिती हाताबाहेर 
जाते , अशी आंदोलने ते सतत भविष्यातही करीत राहणार यामध्ये शंका 
नाही. 

तसेच जिल्ह्यात दोन राजकीय मंत्री असून त्यांचे दौरे सुरू असतात . 
सदर वेळी विरोधकांकडून त्यांना क्षुल्लक कारणांवरून अडथळा करण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही. तरी किरकोळ कारणावरून कोणताही 


अनुचित प्रकार घडण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याचेपोलीस अधीक्षक , 
जळगाव यांनी त्यांच्या दिनांक १४ जून २०१८ च्या पत्रान्वये माझ्या 
निदर्शनास आणून दिल्याने, सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्थेचे परीरक्षण 
करण्याकरिता संपूर्ण जळगाव जिल्हा हद्दीत काही कृत्यांवर बंदी घालणे 
आवश्यक झाल्यामुळे मी , राहुल मुंडके, अपर जिल्हादंडाधिकारी, जळगाव, 
उपोद्घातातील अनुक्रमांक २ च्या आदेशान्वये मा . जिल्हादंडाधिकारी, 
जळगाव यांनी मला प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व मुंबई 
पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ चे पोट - कलम ( १) व ( ३) मधील 
अधिकारांचा वापर करून या आदेशान्वये 

( अ ) शस्त्रे, सोटे , भाले, तलवारी ,बंदुका , सुरे , लाठ्या व काठ्या 
किंवा शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी कोणतीही 
हत्यारे अथवा वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे 

( ब) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक 
पदार्थकिंवा द्रव्ये बरोबर घेऊन फिरणे ; 

( क ) दगड अगर इतर अस्त्रे किंवा शस्त्रे सोडावयाची अगर 
फेकावयाची हत्यारे, साधने इत्यादी तयार करणे, जमा करणे किंवा 
बरोबर नेणे 

( ड) कोणत्याही इसमाचेचित्रांचे, प्रतिकात्मक प्रेताचेकिंवा पुढाऱ्यांचे 
चित्रांचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे ; 

( इ ) सार्वजनिकरित्या ओरडणे , रडणे किंवा विक्षिप्तपणे हावभाव 
करणे; 

( ई) सभ्यता अगर नीतिमत्तेविरुद्ध असतील अशी किंवा शांतता धोक्यात 
आणतील अशी भाषणे , हावभाव करणे , सोंग आणणे आणि तशी चिन्हे , 
चित्रे, फलक इत्यादी लावणेकिंवा इतर कोणताही जिन्नस अगर वस्तू 
तयार करणे अगर त्यांचा प्रसार करणे, या कृत्यांना बंदी घालीत आहे. 

वरील कलम ३७ (१) अंतर्गतचा हा आदेश ज्यांना हातात लाठी किंवा 
तत्सम वस्तू घेतल्याशिवाय चालता येत नाही, अशा वृद्ध अथवा अपंग 
इसमांना लागू असणार नाही. 
त्याचप्रमाणे मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ 

कलम ३७ 

चे पोट 
कलम (३) अन्वये पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास 
पोलीस अधीक्षक , जळगाव यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय सभा घेण्यास किंवा 
मिरवणुका काढण्यास या आदेशान्वये बंदी घालीत आहे. हा आदेश 
लग्न मिरवणुका, धार्मिक मिरवणुका, प्रेतयात्रा यांना लागू असणार नाही. 

वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना 
आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यारे बाळगणे आवश्यक 
आहे, त्यांना लागू होणार नाही . 

हा आदेश दिनांक १६ जून २०१८ ६.०० वाजेपासून ते 
दिनांक ३० जून २०१८ 

चे २४.०० वाजेपावेतो अंमलात राहील . 
हा आदेश आज दिनांक ११ जून २०१८ रोजी माझ्या सही व 
शिक्क्यानिशी पारित केला असे . 


याचा 


. 


चे 


चे 


, 


सकाळी 


राहुल मुंडके , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, 


जळगाव , ११ जून २०१८ . 


जळगाव . 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ५ - ११, २०१८ / आषाढ १४ - २०, शके १९ ४० 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . आर . डी . पाटील यांना जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, श्रीरामपूर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , श्रीरामपूर या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
येत आहे. 


. 


२०१८ ते दिनांक 

२७ एप्रिल 


१ 


क्रमांक बी -२/ २००२/ सन २०१८. - श्री . शेख जहिर अब्बास अबुबकर , 
सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , धुळे यांना दिनांक २४ एप्रिल 

२०१८ पावेतो अशी एकूण ४ दिवसांची 
अर्जित रजा दिनांक २८ एप्रिल २०१८ ( चौथा शनिवार), दिनांक २९ 
एप्रिल २०१८ ( रविवार ), दिनांक ३० एप्रिल २०१८ (बुद्धपौर्णिमा ) व 
दिनांक १ मे २०१८ ( महाराष्ट्र दिन) या सुट्ट्यांना जोडून मुख्यालय 
सोडण्याचे परवानगीसह याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . शेख जहिर अब्बास अबुबकर यांना 
सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत 
येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सचिव , जिल्हा विधी 
सेवा प्राधिकरण , धुळे या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 


, 


श्री . आर. डी . पाटील , जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, श्रीरामपूर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . एस. यु. बघेले, जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , श्रीरामपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 

श्री . आर . डी . पाटील , जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, श्रीरामपूर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेले नसते, तर ते जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 
श्रीरामपूर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
अहमदनगर , ११ एप्रिल २०१८ . 


श्री . शेख जहिर अब्बास अबुबकर , सचिव, जिल्हा विधी सेवा 
प्राधिकरण , धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती के. आर. राजपूत , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , धुळे यांचेकडे सोपविण्यात येत आहे . 


आदेश 


. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९ ८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . शेख जहिर अब्बास 
अबुबकर , सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , धुळे हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते सचिव , जिल्हा 
विधी सेवा प्राधिकरण , धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ६/ सन २०१८.- श्री . एच . एम . देशपांडे, 
जिल्हा न्यायाधीश -५ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांची 
दिनांक ११ एप्रिल २०१८ रोजी एक दिवसाची मंजूर करणेत आलेली 
किरकोळ रजा याद्वारे रद्द करणेत येत आहे व त्याऐवजी दिनांक ११ 
एप्रिल २०१८ ते दिनांक १३ एप्रिल २०१८ 

रोजीची एकूण ३ 

दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक १४ एप्रिल 
२०१८ व दिनांक १५ एप्रिल २०१८ रोजीची सुट्टी उपभोगण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे. 


श्याम छगनलाल चांडक , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

धुळे . 


, 


रजेवरून परत आल्यावर श्री. एच. एम. देशपांडे, जिल्हा न्यायाधीश -५ 
व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश 
५ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


धुळे , १९ एप्रिल २०१८ . 


प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


श्री . एच . एम . देशपांडे, जिल्हा न्यायाधीश -५ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . एस. जी . इनामदार , जिल्हा न्यायाधीश -८ 
व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १००/ सन २०१८.- श्री . आर . डी . पाटील , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, श्रीरामपूर यांची 
दिनांक १६ एप्रिल २०१८ ते दिनांक १९ एप्रिल २०१८ रोजीची एकूण ४ 
दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक 
१४ एप्रिल २०१८ रोजी विभागीय चौकशीचे कामकाजानंतर ते दिनांक 
२० एप्रिल २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे. 


श्री . एच. एम . देशपांडे, जिल्हा न्यायाधीश-५ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेले नसते , तर ते जिल्हा न्यायाधीश-५ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 
अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
अहमदनगर , १२ एप्रिल २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ५ - ११, २०१८ / आषाढ १४ - २०, शके १९ ४० 


४१ 


आदेश 


श्री . ए. एल. टिकले , जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
नेवासा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा न्यायीक 
कार्यभार श्री . एस . यु. बघेले , जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, श्रीरामपूर यांचेकडे व प्रशासकीय कार्यभार श्री . पी . व्ही . 
बुलबुले, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, नेवासा यांचेकडे ठेवण्यात येत 
आहे. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १४६ / सन २०१८.- श्री . एन . एल . काळे , 
जिल्हा न्यायाधीश-१२ व सहायक सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांची 
दिनांक १६ एप्रिल २०१८ ते दिनांक २१ एप्रिल २०१८ रोजीची एकूण ६ 
दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक 
१३ एप्रिल २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २२ एप्रिल 
२०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे. 


- 


श्री . ए. एल . टिकले, जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 
नेवासा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर 
ते जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , नेवासा या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
अहमदनगर , १३ एप्रिल २०१८ . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . एन. एल . काळे यांना जिल्हा न्यायाधीश 
१२ व सहायक सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश -१२ व सहायक सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
येत आहे. 


आदेश 


. 


श्री . एन . एल . काळे , जिल्हा न्यायाधीश-१२ व सहायक सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार दिनांक १३ एप्रिल २०१८ रोजी कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक १६ एप्रिल २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
श्री . एस. जी. इनामदार , जिल्हा न्यायाधीश-८ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर यांचेकडे व दिनांक १६ एप्रिल २०१८ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक २२ एप्रिल २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
श्री . एच. एस . सातभाई, जिल्हा न्यायाधीश-११ व सहायक सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


क्रमांक कार्यव्य /रजा/ १६५ / सन २०१८.- श्री . एच. एस. सातभाई, 
जिल्हा न्यायाधीश -११ व सहायक सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांची 
दिनांक २३ एप्रिल २०१८ ते दिनांक २७ एप्रिल २०१८ रोजीची एकूण ५ 
दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच वरील 
कालावधीत मुख्यालय 

सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 
रजेवरून परत आल्यावर श्री . एच. एस. सातभाई यांना जिल्हा 
न्यायाधीश-११ व सहायक सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदावर 
पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
जिल्हा न्यायाधीश-११ व सहायक सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदी 
पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे. 


, 


- 


श्री. एन. एल. काळे , जिल्हा न्यायाधीश -१२ व सहायक सत्र न्यायाधीश, 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते, तर ते जिल्हा न्यायाधीश -१२ व सहायक सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , ११ एप्रिल २०१८ . 


श्री . एच. एस . सातभाई, जिल्हा न्यायाधीश -११ व सहायक सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . एस . आर . नावंदर , जिल्हा 
न्यायाधीश-७ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात 
येत आहे. 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ ९९ / सन २०१८.- श्री . ए. एल. टिकले , जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , नेवासा यांची दिनांक १८ 
एप्रिल २०१८ ते दिनांक २१ एप्रिल २०१८ रोजीची एकूण ४ दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक १७ एप्रिल 
२०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २२ एप्रिल २०१८ रोजी 
राष्ट्रीय लोकअदालतचे वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे. 


श्री . एच. एस . सातभाई , जिल्हा न्यायाधीश-११ व सहायक सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेले नसते , तर ते जिल्हा न्यायाधीश -११ व सहायक सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , १७ एप्रिल २०१८ . 


आदेश 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . ए . एल . टिकले यांना जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नेवासा या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश-१ व सहायक सत्र न्यायाधीश, नेवासा या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १०३/ सन २०१८.- श्रीमती के . व्ही . बोरा, 
तर्थजिल्हा न्यायाधीश-७ व सहायक सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर 
यांना मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांचे पत्र क्रमांक PDLS/ Property/ 
३ ९ ० ९ / ८३/ ५०८७/ २०१७, दिनांक ६ डिसेंबर २०१७ अन्वये 
अमेरिकेला जाणेची परवानगी देण्यात आलेली आहे त्या अनुषंगाने त्यांची 


. 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ५ - ११, २०१८ / आषाढ १४ - २० , शके १९ ४० 


ते दिनांक १ ९ 


मे 


एकूण अठरा 


दिनांक २ मे २०१८ 

२०१८ 

रोजीची 
दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक 
२७ एप्रिल २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २१ 

२०१८ 
रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात 
येत आहे . 


मे 


श्री . ए. एन . चौरे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय 
रजेवर गेले नसते , तर ते तर्थजिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले 
असते. 
अहमदनगर , १९ एप्रिल २०१८ . 


. 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती के. व्ही . बोरा यांना तर्थजिल्हा 
न्यायाधीश-७ व सहायक सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदावर 
पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
तर्थजिल्हा न्यायाधीश-७ व सहायक सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या 
पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद 
रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


२ 


श्रीमती के . व्ही . बोरा , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-७ व सहायक सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार दिनांक २७ एप्रिल २०१८ रोजी कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक २ मे २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत श्री . 
एस . जी . इनामदार , जिल्हा न्यायाधीश -८ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर यांचेकडे व दिनांक २ मे २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून 
ते दिनांक २१ मे २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत श्री . आर. एम . 
कुलकर्णी, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -६ व सहायक सत्र न्यायाधीश, 
अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


- 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १३९ / सन २०१८.- श्री . ए. बी . भिल्लारे, 
जिल्हा न्यायाधीश-६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांची 
दिनांक २५ एप्रिल २०१८ ते दिनांक २७ एप्रिल २०१८ रोजीची एकूण ३ 
दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक 
२४ एप्रिल २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २ मे २०१८ 
रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात 
येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . ए. बी. भिल्लारे यांना जिल्हा न्यायाधीश 
६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश-६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
येत आहे. 

श्री . ए. बी . भिल्लारे, जिल्हा न्यायाधीश -६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . एस . आर. नावंद , जिल्हा न्यायाधीश -७ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 

श्री . ए. बी . भिल्लारे, जिल्हा न्यायाधीश -६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते , तर ते जिल्हा न्यायाधीश-६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
अहमदनगर , २० एप्रिल २०१८ . 


, 


श्रीमती के. व्ही . बोरा, तर्थजिल्हा न्यायाधीश-७ व सहायक सत्र 
न्यायाधीश , अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित 
रजेवर गेल्या नसत्या , तर त्या तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -७ व सहायक 
सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिल्या असत्या . 


अहमदनगर , १ ९ एप्रिल २०१८ . 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १६४/ सन २०१८.- श्री . ए. एन . चौरे , तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांची 
दिनांक १६ एप्रिल २०१८ व दिनांक १७ एप्रिल २०१८ रोजीची एकूण २ 
दिवसांची वैद्यकीय रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . ए. एन. चौरे यांना तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदावर 
पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
तर्थजिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या 
पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद 
रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य /रजा/ १४७/ सन २०१८.- श्री . आर . एम. कुलकर्णी, 
तर्थजिल्हा न्यायाधीश-६ व सहायक सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर 
यांची दिनांक २० एप्रिल २०१८ ते दिनांक २४ एप्रिल २०१८ रोजीची 
एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच 
वरील कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . आर . एम . कुलकर्णी यांना तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश -६ व सहायक सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदावर 
पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
तर्थजिल्हा न्यायाधीश -६ व सहायक सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या 
पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद 
रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


, 


श्री . ए . एन . चौरे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती आर . पी . परदेशी, तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात 
येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ५ - ११, २०१८ / आषाढ १४ - २०, शके १९ ४० 


४३ 


आदेश 


श्री . आर . एम . कुलकर्णी, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -६ व सहायक 
सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती के . व्ही . बोरा , तर्थजिल्हा 
न्यायाधीश-७ व सहायक सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात 
येत आहे. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ६० / सन २०१८.- श्रीमती व्ही. बी . पाटील , 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा यांची दिनांक १८ एप्रिल 
२०१८ ते दिनांक २० एप्रिल २०१८ रोजीची एकूण ३ दिवसांची अर्जित 
रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक १७ एप्रिल २०१८ 
रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २१ एप्रिल २०१८ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 


श्री . आर. एम. कुलकर्णी, तर्थजिल्हा न्यायाधीश-६ व सहायक 
सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित 
रजेवर गेले नसते , तर ते तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -६ व सहायक सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले 
असते . 


- 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती व्ही . बी . पाटील यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, श्रीगोंदा या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


रमेश रे . देशमुख, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

अहमदनगर. 


अहमदनगर , २० एप्रिल २०१८ . 


श्रीमती व्ही . बी . पाटील, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
श्रीगोंदा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . आर. बी. कुलकर्णी, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , श्रीगोंदा यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


३ 


जिल्हा न्यायाधीश -१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


श्रीमती व्ही . बी . पाटील , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
श्रीगोंदा ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या, 
तर त्या सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, श्रीगोंदा या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
अहमदनगर , १७ एप्रिल २०१८ . 


. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा / १५४ / सन २०१८.- श्री . डी . एस . कोलते , 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक १७ 
एप्रिल २०१८ ते दिनांक २१ एप्रिल २०१८ रोजीची एकूण ५ दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक १६ एप्रिल 
२०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २३ एप्रिल २०१८ रोजी 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 
आहे. 


आदेश 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . डी . एस . कोलते यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १०७/ सन २०१८.- श्रीमती टी . एम . देशमुख 
नाईक , ८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची 
दिनांक १८ एप्रिल २०१८ ते दिनांक २१ एप्रिल २०१८ रोजीची एकूण ४ 
दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेचदिनांक 
१७ एप्रिल २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २३ एप्रिल 
२०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे. 


श्री . डी . एस . कोलते , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . एस . डी . पाटील , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


, 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती टी . एम . देशमुख-नाईक यांना ८ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ८ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

श्रीमती टी . एम . देशमुख -नाईक , ८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती एस. पी . नलगे, ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


८ 


श्री . डी . एस . कोलते , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते , तर ते सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 


अहमदनगर , १६ एप्रिल २०१८ . 


श्रीमती टी . एम. देशमुख - नाईक , ८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर, अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 


४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ५ - ११, २०१८ / आषाढ १४ - २० , शके १९ ४० 


, 


गेल्या नसत्या , तर त्या ८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


कार्यभार श्री . डी . एस . कोलते, सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


अहमदनगर , १६ 

एप्रिल २०१८ . 


श्री . एस . डी . पाटील , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते , तर ते २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


. 


आदेश 


अहमदनगर , १६ एप्रिल २०१८ . 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ १५३ / सन २०१८.- श्री . एन . एल . येवलेकर , 
दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , संगमनेर यांची दिनांक २३ एप्रिल 
२०१८ ते दिनांक २७ एप्रिल २०१८ रोजीची एकूण ५ दिवसांची अर्जित 
रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक २२ एप्रिल २०१८ 
रोजी राष्ट्रीय लोकअदालतनंतर ते दिनांक ३० एप्रिल २०१८ रोजी 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 
आहे. 


आदेश 


५ 


३ 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . एन . एल. येवलेकर यांना दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर, संगमनेर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/१३३/ सन २०१८.- श्रीमती एस . के . टोनपे , 
वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर यांची दिनांक १८ 
एप्रिल २०१८ ते दिनांक २० एप्रिल २०१८ रोजीची एकूण ३ दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक १७ एप्रिल 
२०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २१ एप्रिल २०१८ रोजी 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 
आहे. 


श्री . एन . एल . येवलेकर , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , संगमनेर 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्रीमती के . पी . जैन - देसरडा , सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
संगमनेर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती एस . के . टोनपे यांना ५ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ५ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


श्री . एन . एल . येवलेकर , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, संगमनेर 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते . 


अहमदनगर , १६ एप्रिल २०१८ . 


श्रीमती एस. के . टोनपे, ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
श्रीरामपूर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . बी . जी . पवार , ४ सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर, श्रीरामपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे 

श्रीमती एस . के . टोनपे, ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
श्रीरामपूर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या, 
तर त्या ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


आदेश 


२ 


अहमदनगर , १७ एप्रिल २०१८ . 


, 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ १५५/ सन २०१८.- श्री . एस . डी . पाटील , 
रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांची दिनांक 
२५ एप्रिल २०१८ ते दिनांक २७ एप्रिल २०१८ रोजीची एकूण ३ 
दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक 
२४ एप्रिल २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २ मे २०१८ 
रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात 
येत आहे. 


आदेश 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस. डी . पाटील यांना २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १६१/ सन २०१८.- श्रीमती ए . एस . वानखडे, 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी यांची दिनांक १७ एप्रिल 
२०१८ ते दिनांक १९ एप्रिल २०१८ रोजीची एकूण ३ दिवसांची अर्जित 
रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक १६ एप्रिल २०१८ 
रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २० एप्रिल २०१८ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती ए. एस . वानखडे यांना दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, पाथर्डी या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , 


. 


श्री . एस. डी . पाटील , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ५ - ११, २०१८ / आषाढ १४ - २०, शके १९ ४० 


४५ 


आदेश 


कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


एप्रिल २०१८ 


श्रीमती ए. एस . वानखडे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . डी . जी . पटवे, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


, 


श्रीमती ए. एस . वानखडे, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, पाथर्डी 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या, तर त्या 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिल्या असत्या . 


क्रमांक कार्यव्य /रजा/ १०४ / सन २०१८.- श्रीमती पी . पी. भारसाकडे 
वाघ , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची 
दिनांक २४ एप्रिल २०१८ ते दिनांक 

२६ 

रोजीची 

एकूण ३ 
दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती पी . पी. भारसाकडे- वाघ यांना 3 रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 3 रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

श्रीमती पी . पी . भारसाकडे-वाघ, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती एस . पी. नलगे, ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती पी . पी . भारसाकडे-वाघ , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेल्या नसत्या , तर त्या ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 


अहमदनगर , १७ एप्रिल २०१८ . 


. 


आदेश 


, 


वि . वा . हुड , 


क्रमांक कार्यव्य / रजा / १०१/ सन २०१८.- श्रीमती पी . पी . बनकर , 
दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांची दिनांक २४ एप्रिल 
२०१८ ते दिनांक २७ एप्रिल २०१८ रोजीची एकूण ४ दिवसांची अर्जित 
रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक २३ एप्रिल २०१८ 
रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २ मे २०१८ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती पी . पी . बनकर यांना दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


जिल्हा न्यायाधीश-१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर . 


अहमदनगर , २१ एप्रिल २०१८ . 


, 


श्रीमती पी . पी . बनकर , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
दिनांक २३ एप्रिल २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २७ 
एप्रिल २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळसंपेपर्यंत श्री . आर . व्ही . मोहिते , 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांचेकडे व दिनांक 
२७ एप्रिल २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २ मे २०१८ 
रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत श्रीमती जे. एम . परदेशी , २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


, 


- 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा.- शासन निर्णय क्रमांक एचसीटी/ २०० ९ / प्र.क्र .१४१/ का - तीन , 
मंत्रालय, मुंबई-३२, दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१०. 

आदेश 
क्रमांक आस्था/ २८७९ / सन २०१८.- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 
नाशिक खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत . 

श्री . ए. आर . यादव , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, मालेगाव यांना संदर्भीय शासन निर्णयांमध्ये 
नमूद केल्यानुसार ( ३०) दिवसांची अर्जित रजा रोखीकरणाकरिता दिनांक 
१ एप्रिल २०१८ 

३१ 

मार्च २०२० या गटवर्षाकरिता प्रत्यक्षात अर्जित 
रजेच्या सुविधेचा लाभ न देता मंजूर करण्यात येत आहे . 

सदर आदेशाची नोंद श्री . ए. आर. यादव , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, मालेगाव यांचे सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी. 

सुर्यकांत सो . शिंदे, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

नाशिक . 


ते 


, 


श्रीमती पी. पी . बनकर , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर 
ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या , तर त्या 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 


अहमदनगर , १९ एप्रिल २०१८ . 


- 


नाशिक , १८ एप्रिल २०१८ . 


- 


४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ५ - ११, २०१८ / आषाढ १४ - २० , शके १९ ४० 


BY DISTRICT JUDGE - 1 AND ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 


Order 


No. EST/2373 /2018.– The District Judge - 1 and Additional Sessions Judge, Nashik is pleased to grant 
the following Officers leave for the period mentioned against their names : 


Sr. No. 


Name and Designation 


Period 


2 


3 


1 


Smt. M. R. Dhanorkar, 
5th Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Nashik . 


Earned leave for four (4 ) days from 2nd May 
2018 and 5th May 2018 prefixing holidays 
falling on 28th April 2018 to 1st May 2018 
and suffixing Sunday falling on 6th May 2018 
with permission to leave headquarter with 
effect from 27th April 2018 after office hours 
to 5th May 2018 before office hours . 


2 


Smt. S. S. Parkhi, 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Kalwan . 


Earned leave for three ( 3 ) days from 19th 
April 2018 and 21st April 2018 suffixing 
Sunday falling on 22nd April 2018 with 
permission to leave headquarter with effect 
from 18th April 2018 after office hours to 22nd 
April 2018 before Lok Nyayalaya . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 that above Judicial 
Officers would have continued to officiate in their respective posts, had they not proceeded on leave 
during the above period . 


( II ) 


Sr. No. 


Name and Designation 


Judicial Officers with whom charge is 

kept during the leave period in 
addition to their own duties . 

3 


1 


2 


Smt. M. R. Dhanorkar, 
5th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nashik 


Smt. S. R. Bhor, 
6th Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Nashik . 


2 


Smt. S. S. Parkhi, 
Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Kalwan . 


Shri . A. R. Deore , 
Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Kalwan . 


S. R. SHARMA , 

District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , Nashik . 


Nashik , 18th April 2018 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ५ - ११, २०१८ / आषाढ १४ - २० , शके १९ ४० 


४७ 


BY PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE 


Order 


No. EST /2304 /2018.– The Principal District and Sessions Judge , Nashik is pleased to grant the 
following Officers leave for the period mentioned against their names : 


Sr. No. 


Name and Designation 


Period 


2 


3 


Shri. S. T. Pandey, 
District Judge - 7 and Additional Sessions 
Judge, Nashik 


Earned leave for four ( 4 ) days from 18th April 
2018 and 21st April 2018 with permission to 
leave headquarter with effect from 17th April 
2018 after office hours to 22nd April 2018 
before office hours . 


2 


Smt. R. M. Satav , 
Joint Civil Judge , Senior Division , Niphad . 


Ex- post-facto sanction to the Commuted 
leave for three ( 3 ) days from 5th February 
2018 to 7th February 2018 . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules, 1981 that above Judicial 
Officers would have continued to officiate in their respective posts, had they not proceeded on leave 
during the above period . 


( II ) 


Sr. No. 


Name and Designation 


Judicial Officers with whom charge is 

kept during the leave period in 

addition to their own duties . 


2 


3 


1 

1 


Shri. S. T. Pandey , 
District Judge - 7 and Additional 
Sessions Judge , Nashik . 


Shri. M. S. Bodhankar, 
District Judge - 8 and Additional Sessions 
Judge , Nashik 


Smt. R. M. Satav, 
Joint Civil Judge , Senior Division , 
Niphad. 


Shri. S. B. Kale , 
2nd Joint Civil Judge , Senior Division , Niphad . 


SURYAKANT S. SHINDE , 

Principal District and 
Sessions Judge , Nashik . 


Nashik , 13th April 2018 . 


४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ५ - ११ , २०१८ / आषाढ १४ - २०, शके १९ ४० 


BY DISTRICT JUDGE - 1 AND 
ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 


Order 


Earned leave for four (4 ) days from 24th April 
2018 and 27th April 2018 suffixing holidays falling 
on 28th April 2018 to 1st May 2018 with 
permission to leave headquarters with effect 
from 23rd April 2018 after office hours to 2nd 
May 2018 before office hours is hereby granted 
to Shri. G. P. Deshmukh , District Judge - 9 and 
Additional Sessions Judge , Nashik . 


No. EST/ 2305 /2018.- Earned leave for six (6 ) 
days from 16th April 2018 to 21st April 2018 
prefixing holidays falling on 14th April 2018 and 
15th April 2018 and suffixing Sunday falling on 
22nd April 2018 with permission to leave 
headquarter with effect from 13th April 2018 after 
office hours to 22nd April 2018 before office 
hours is hereby granted to Shri. V. S. Wagh , 2nd 
Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Sinnar. 


Charge during the absence of Shri. G. P. 
Deshmukh , District Judge - 9 and Additional 
Sessions Judge , Nashik is kept with Shri. M. S. 
Bodhankar, District Judge- 8 and Additional 
Sessions Judge , Nashik . 


Certified that Shri. G. P. Deshmukh would 


Charge during the absence of Shri . V. S. 
Wagh , 2nd Joint Civil Judge, Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Sinnar is kept 
with Shri. D. S. Jadhav, Joint Civil Judge, Junior 
Division and Judicial Magistrate , First Class , 
Sinnar. 


have continued to officiate in the post of District 
Judge - 9 and Additional Sessions Judge , Nashik if 
he had not proceeded on leave for the period 
from 24th April 2018 to 27th April 2018 (Note 2 
below Rule 39 (2 ) Maharashtra Civil Services 
(Pay ) Rules , 1981 ) . 


Nashik , 18th April 2018 . 


Certified that Shri. V. S. Wagh would have 
continued to officiate in the post of 2nd Joint 
Civil Judge, Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Sinnar if he had not 
proceeded on leave for the period from 16th April 
2018 to 21st April 2018 (Note 2 below Rule 39 
( 2 ) Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 
1981) 


Order 


No. EST/2374 /2018.- The Principal District 
and Sessions Judge , Nashik is pleased to pass 
the following order : 


S. R. SHARMA, 

District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , Nashik . 


Commuted leave for two ( 2 ) days from 10th 
April 2018 and 11th April 2018 is hereby granted 
as an ex -post-facto sanction to Smt. M. H. More , 
District Judge -6 and Additional Sessions Judge , 
Nashik . 


Nashik , 13th April 2018 . 


BY PRINCIPAL DISTRICT AND 

SESSIONS JUDGE 


Charge during the absence of Smt. M. H. 
More , District Judge -6 and Additional Sessions 
Judge , Nashik was kept with Shri. S. T. Pandey , 
District Judge -7 and Additional Sessions Judge , 
Nashik 


Order 


No. EST /2354 / 2018.- The Principal District 
and Sessions Judge , Nashik is pleased to pass 
the following order : 


Certified that Smt. M. H. More would have 
continued to officiate in the post of District 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ५ - ११, २०१८ / आषाढ १४ - २० , शके १९ ४० 


४ ९ 


Judge -6 and Additional Sessions Judge , Nashik if 
she had not proceeded on leave for the period 
from 10th April 2018 to 11th April 2018 (Note 2 
below Rule 39 ( 2 ) Maharashtra Civil Services 
( Pay ) Rules , 1981 ). 


जिल्हा नाशिक या संस्थेचे येणे- देणेचे अधिकार अबाधित ठेवून या 
संस्थेची नोंदणी रद्द करीत असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ मधील नियम ८ ९ (१७) अन्वये श्री . व्ही . एच. 
मोरे , लेखापरीक्षक - श्रेणी १ , सहकारी संस्था, मालेगाव यांची कस्टोडीयन 
म्हणून नेमणूक करीत आहे. आज दिनांक ३१ मार्च २०१८ पासून या 
संस्थेचे विसर्जन झाले असे समजण्यात यावे व ती पुढे निगमनिकाय 
असल्याचेबंद होईल . 


SURYAKANT S. SHINDE , 
Principal District Judge and 

Sessions Judge, Nashik. 


मार्च २०१८ 


सदर आदेश माझे सही-शिक्क्यानिशी आज दिनांक ३१ 
रोजी दिला असे. 


Nashik , 19th April 2018 . 


मालेगाव , ३१ 


मार्च 

२०१८ . 


उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


आदेश 


, 


क्रमांक आस्था / अवसायन / नों.रद्द / क . २१ व १० ९ / ७०४ / सन 
२०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम २१ व 
१०९ ( १) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , संगमेश्वर 
व्ही . बदनाळे, उपनिबंधक , सहकारी संस्था , मालेगाव, जिल्हा नाशिक 
नोंदणी क्रमांक एनएसके/ एमएलजी/ एचएसजी/ ६२० , दिनांक २७ सप्टेंबर 
१९ ८ ९ अन्वये नोंदणी झालेल्या डॉ . झाकीर हुसेन गृहनिर्माण सहकारी 
संस्था मर्यादित , मालेगाव , तालुका मालेगाव , जिल्हा नाशिक या संस्थेचे 
येणे- देणेचे अधिकार अबाधित ठेवून या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत असून 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम १ ९ ६१ मधील 
नियम ८ ९ ( १७) अन्वये श्रीमती ए . व्ही . निकम , सहायक सहकार 
अधिकारी, सहकारी संस्था , मालेगाव यांची कस्टोडीयन म्हणून नेमणूक 
करीत आहे. आज दिनांक ३१ मार्च २०१८ पासून या संस्थेचेविसर्जन 
झाले असे समजण्यात यावे व ती पुढेनिगमनिकाय असल्याचेबंद होईल. 


क्रमांक आस्था / अवसायन / नों.रद्द/ क . २१ व १० ९/ ७१४/ सन 
२०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम २१ व 
१०९ ( १) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , संगमेश्वर 
व्ही . बदनाळे , उपनिबंधक , सहकारी संस्था, मालेगाव , जिल्हा नाशिक 
नोंदणी क्रमांक एनएसके/ एमएलजी/ एचएसजी/ ६५ ९, दिनांक २२ ऑक्टोबर 
१ ९९ २ अन्वये नोंदणी झालेल्या दौलत गृहनिर्माण सहकारी संस्था 
मर्यादित , सोयगाव , तालुका मालेगाव, जिल्हा नाशिक या संस्थेचे येणे 
देणेचे अधिकार अबाधित ठेवून या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत असून 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १९ ६१ मधील 
नियम ८९ ( १७ ) अन्वये श्रीमती ए. व्ही . निकम , सहायक सहकार 
अधिकारी, सहकारी संस्था , मालेगाव यांची कस्टोडीयन म्हणून नेमणूक 
करीत आहे . आज दिनांक ३१ मार्च २०१८ पासून या संस्थेचे विसर्जन 
झाले असे समजण्यात यावे व ती पुढे निगमनिकाय असल्याचेबंद होईल. 


. 


सदर आदेश माझे सही-शिक्क्यानिशी आज दिनांक ३१ मार्च २०१८ 
रोजी दिला असे . 


सदर आदेश माझे सही-शिक्क्यानिशी आज दिनांक ३१ मार्च २०१८ 
रोजी दिला असे. 


मालेगाव, 


३१ 

मार्च २०१८ . 


मालेगाव , ३१ 

मार्च २०१८ . 


आदेश 


आदेश 


, 


क्रमांक आस्था / अवसायन / नों.रद्द / क . २१ व १० ९ / ७० ९ / सन 
२०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम २१ व 
१० ९ ( १) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , संगमेश्वर 
व्ही . बदनाळे , उपनिबंधक, सहकारी संस्था , मालेगाव, जिल्हा नाशिक 
नोंदणी क्रमांक एनएसके / एमएलजी/ एचएसजी/ ६३०/ १ ९९ ० , दिनांक २३ 
डिसेंबर १ ९९ ० अन्वये नोंदणी झालेल्या प्रेरणा सरकारी कर्मचारी 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , सोयगाव , तालुका मालेगाव , 


क्रमांक आस्था / अवसायन / नों.रद्द / क . २१ व १० ९ / ७१९ / सन 
२०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम २१ व 
१० ९ (१) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , संगमेश्वर 
व्ही. बदनाळे , उपनिबंधक , सहकारी संस्था , मालेगाव, जिल्हा नाशिक 
नोंदणी क्रमांक एनएसके / एमएलजी/ एचएसजी/ ६१६, दिनांक 

२ ९ 

मार्च 
१ ९ ८ ९ अन्वये नोंदणी झालेल्या छत्रपती संभाजी गृहनिर्माण सहकारी 
संस्था मर्यादित , सोयगाव , तालुका मालेगाव, जिल्हा नाशिक या संस्थेचे 


, 


५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ५ - ११, २०१८ / आषाढ १४ - २०, शके १९ ४० 


येणे - देणेचे अधिकार अबाधित ठेवून या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत असून 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम १ ९ ६१ मधील 
नियम ८ ९ ( १७ ) अन्वये श्रीमती ए. व्ही . निकम , सहायक सहकार 
अधिकारी, सहकारी संस्था , मालेगाव यांची कस्टोडीयन म्हणून नेमणूक 
करीत आहे. आज दिनांक ३१ मार्च २०१८ पासून या संस्थेचे विसर्जन 
झाले असे समजण्यात यावे व ती पुढे निगमनिकाय असल्याचेबंद होईल . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम १ ९ ६१ मधील 
नियम ८ ९ ( १७ ) अन्वये श्रीमती ए. व्ही . निकम , सहायक सहकार 
अधिकारी, सहकारी संस्था, मालेगाव यांची कस्टोडीयन म्हणून नेमणूक 
करीत आहे. आज दिनांक ३१ मार्च २०१८ पासून या संस्थेचेविसर्जन 
झाले असे समजण्यात यावे व ती पुढे निगमनिकाय असल्याचेबंद होईल. 


सदर आदेश माझे सही-शिक्क्यानिशी आज दिनांक ३१ मार्च २०१८ 
रोजी दिला असे. 


सदर आदेश माझे सही-शिक्क्यानिशी आज दिनांक ३१ मार्च २०१८ 
रोजी दिला असे. 


मालेगाव , 

३१ मार्च 


२०१८ . 


मालेगाव , ३१ मार्च २०१८ . 


आदेश 


आदेश 


- 


क्रमांक आस्था / अवसायन / नों.रद्द / क . २१ व १० ९ / ७२४ / सन 
२०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम २१ व 
१० ९ ( १) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , संगमेश्वर 
व्ही . बदनाळे , उपनिबंधक, सहकारी संस्था , मालेगाव, जिल्हा नाशिक 
नोंदणी क्रमांक एनएसके/ एमएलजी /एचएसजी/ ६४८ , दिनांक २८ ऑक्टोबर 
१९९ १ अन्वये नोंदणी झालेल्या भाग्योदय गृहनिर्माण सहकारी संस्था 
मर्यादित, सोयगाव , तालुका मालेगाव , जिल्हा नाशिक या संस्थेचे येणे 
देणेचे अधिकार अबाधित ठेवून या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत असून 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम १९ ६१ मधील 
नियम ८ ९ ( १७) अन्वये श्रीमती ए. व्ही . निकम , सहायक सहकार 
अधिकारी, सहकारी संस्था , मालेगाव यांची कस्टोडीयन म्हणून नेमणूक 
करीत आहे. आज दिनांक ३१ मार्च २०१८ पासून या संस्थेचेविसर्जन 
झाले असे समजण्यात यावे व ती पुढे निगमनिकाय असल्याचेबंद होईल. 


क्रमांक आस्था/ अवसायन / नों.रद्द / क . २१ व १० ९ / ७३४ / सन 
२०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम २१ व 
१० ९ ( १) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , संगमेश्वर 
व्ही . बदनाळे, उपनिबंधक , सहकारी संस्था, मालेगाव , जिल्हा नाशिक 
नोंदणी क्रमांक एनएसके / एमएलजी/पीआरडी/ आय/ ४१४, दिनांक ३ डिसेंबर 
१ ९ ८७ अन्वये नोंदणी झालेल्या टी . आर . पवार औद्योगिक सहकारी 
संस्था मर्यादित , पिंपळगाव , तालुका मालेगाव, जिल्हा नाशिक या 
संस्थेचे येणे- देणेचे अधिकार अबाधित ठेवून या संस्थेची नोंदणी रद्द 
करीत असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम 
१९ ६१ मधील नियम ८ ९ ( १७) अन्वये श्रीमती ए. व्ही . निकम , सहायक 
सहकार अधिकारी, सहकारी संस्था, मालेगाव यांची कस्टोडीयन म्हणून 
नेमणूक करीत आहे. आज दिनांक ३१ मार्च २०१८ पासून या संस्थेचे 
विसर्जन झाले असे समजण्यात यावे व ती पुढे निगमनिकाय असल्याचे 
बंद होईल. 


, 


सदर आदेश माझे सही-शिक्क्यानिशी आज दिनांक ३१ मार्च २०१८ 
रोजी दिला असे . 


सदर आदेश माझे सही-शिक्क्यानिशी आज दिनांक ३१ मार्च २०१८ 
रोजी दिला असे. 


मालेगाव , 


३१ 


मार्च २०१८ . 


मालेगाव , ३१ 


मार्च 

२०१८ . 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक आस्था / अवसायन / नों रद्द/ क . २१ व १० ९ / ७२ ९ / सन 
२०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम २१ व 
१० ९ (१) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , संगमेश्वर 
व्ही . बदनाळे, उपनिबंधक , सहकारी संस्था , मालेगाव, जिल्हा नाशिक 
नोंदणी क्रमांक एनएसके / एमएलजी/ एचएसजी/ ६०७, दिनांक १९ एप्रिल 
१९ ८८ अन्वये नोंदणी झालेल्या भद्राकाली गृहनिर्माण सहकारी संस्था 
मर्यादित, सोयगाव , तालुका मालेगाव , जिल्हा नाशिक या संस्थेचे येणे 
देणेचे अधिकार अबाधित ठेवून या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत असून 


क्रमांक आस्था/ अवसायन / नों रद्द/ क . २१ व १० ९/ ७३९ / सन 
२०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम २१ व 
१० ९ ( १) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , संगमेश्वर 
व्ही . बदनाळे, उपनिबंधक , सहकारी संस्था, मालेगाव , जिल्हा नाशिक 
नोंदणी क्रमांक एनएसके/ एमएलजी /पीआरडी/ आय/ ५८८ , दिनांक 
२६ फेब्रुवारी २००२ अन्वये नोंदणी झालेल्या श्री स्वामी समर्थ महिला 
गृहउद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, मालेगाव , तालुका मालेगाव , 
जिल्हा नाशिक या संस्थेचे येणे- देणेचे अधिकार अबाधित ठेवून या 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ५ - ११, २०१८ / आषाढ १४ - २०, शके १९ ४० 


५१ 


. 


संस्थेची नोंदणी रद्द करीत असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ मधील नियम ८ ९ (१७) अन्वये श्रीमती ए. व्ही. 
निकम , सहायक सहकार अधिकारी , सहकारी संस्था , मालेगाव यांची 
कस्टोडीयन म्हणून नेमणूक करीत आहे. आज दिनांक 

३१ मार्च 

२०१८ 
पासून या संस्थेचे विसर्जन झाले असे समजण्यात यावे व ती पुढे 
निगमनिकाय असल्याचेबंद होईल . 


करीत असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम 
१ ९ ६१ मधील नियम ८ ९ (१७) अन्वये श्रीमती ए. व्ही . निकम , सहायक 
सहकार अधिकारी, सहकारी संस्था , मालेगाव यांची कस्टोडीयन म्हणून 
नेमणूक करीत आहे. आज दिनांक 
३१ 

मार्च 

२०१८ पासून या संस्थेचे 
विसर्जन झाले असे समजण्यात यावे व ती पुढेनिगमनिकाय असल्याचे 
बंद होईल . 


सदर आदेश माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक 

३१ मार्च 

२०१८ 
रोजी दिला असे. 


सदर आदेश माझे सही-शिक्क्यानिशी आज दिनांक ३१ मार्च २०१८ 
रोजी दिला असे. 


मालेगाव , ३१ मार्च २०१८ . 


मालेगाव, ३१ मार्च २०१८ . 


आदेश 


आदेश 


- 


, 


३ 


क्रमांक आस्था / अवसायन / नों.रद्द / क . २१ व १० ९ / ७४५/ सन 
२०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम २१ व 
१० ९ ( १) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , संगमेश्वर 
व्ही . बदनाळे , उपनिबंधक , सहकारी संस्था , मालेगाव , जिल्हा नाशिक 
नोंदणी क्रमांक एनएसके / एमएलजी/ जीएनएल / आय / १५८३, दिनांक 
फेब्रुवारी १ ९९ ८ अन्वये नोंदणी झालेल्या दि करणी लघुउद्योग सहकारी 
संस्था मर्यादित, मालेगाव, तालुका मालेगाव , जिल्हा नाशिक या संस्थेचे 
येणे- देणेचे अधिकार अबाधित ठेवून या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत असून 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ मधील 
नियम ८ ९ ( १७) अन्वये श्रीमती ए . व्ही . निकम , सहायक सहकार 
अधिकारी, सहकारी संस्था , मालेगाव यांची कस्टोडीयन म्हणून नेमणूक 
करीत आहे. आज दिनांक ३१ मार्च २०१८ पासून या संस्थेचेविसर्जन 
झाले असे समजण्यात यावे व ती पुढे निगमनिकाय असल्याचेबंद होईल. 


क्रमांक आस्था / अवसायन / नों रद्द / क . २१ व १० ९ / ७५४/ सन 
२०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम २१ व 
१० ९ (१) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, संगमेश्वर 
व्ही . बदनाळे, उपनिबंधक , सहकारी संस्था, मालेगाव , जिल्हा नाशिक 
नोंदणी क्रमांक एनएसके / एमएलजी/ जीएनएल/ ४११, दिनांक २० डिसेंबर 
२००४ अन्वये नोंदणी झालेल्या सुवर्णा नागरी सेवा सहकारी संस्था 
मर्यादित , मालेगाव, तालुका मालेगाव , जिल्हा नाशिक या संस्थेचे येणे 
देणेचे अधिकार अबाधित ठेवून या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत असून 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ मधील 
नियम ८ ९ ( १७) अन्वये श्रीमती ए. व्ही . निकम , सहायक सहकार 
अधिकारी, सहकारी संस्था , मालेगाव यांची कस्टोडीयन म्हणून नेमणूक 
करीत आहे. आज दिनांक ३१ मार्च २०१८ पासून या संस्थेचे विसर्जन 
झाले असे समजण्यात यावे व ती पुढे निगमनिकाय असल्याचे बंद होईल . 


सदर आदेश माझे सही-शिक्क्यानिशी आज दिनांक ३१ मार्च २०१८ 
रोजी दिला असे . 


सदर आदेश माझे सही-शिक्क्यानिशी आज दिनांक ३१ मार्च २०१८ 
रोजी दिला असे. 


मालेगाव , 


३१ 


मार्च २०१८ . 


मालेगाव , ३१ 


मार्च 

२०१८ . 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक आस्था / अवसायन / नों रद्द / क . २१ व १० ९ / ७५० / सन 
२०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम २१ व 
१०९ (१) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , संगमेश्वर 
व्ही . बदनाळे , उपनिबंधक , सहकारी संस्था , मालेगाव, जिल्हा नाशिक 
नोंदणी क्रमांक एनएसके / एमएलजी/ जीएनएल/ आय/ ४१३५ , दिनांक १८ 
ऑक्टोबर २००३ अन्वये नोंदणी झालेल्या श्रमजिवी महिला लघुउद्योग 
सहकारी संस्था मर्यादित , मालेगाव , तालुका मालेगाव , जिल्हा नाशिक 
या संस्थेचे येणे- देणेचे अधिकार अबाधित ठेवून या संस्थेची नोंदणी रद्द 


क्रमांक आस्था/ अवसायन / नों.रद्द / क . २१ व १० ९ / ७६० / सन 
२०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम २१ व 
१० ९ ( १) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , संगमेश्वर 
व्ही . बदनाळे , उपनिबंधक , सहकारी संस्था , मालेगाव , जिल्हा नाशिक 
नोंदणी क्रमांक एनएसके / एमएलजी/पीआरडी/ एल/ १३१ , दिनांक १५ 
सप्टेंबर १ ९ ७० अन्वये नोंदणी झालेल्या जय लक्ष्मी मजूर व बांधकाम 
सहकारी संस्था मर्यादित , संगमेश्वर , तालुका मालेगाव, जिल्हा नाशिक 
या संस्थेचे येणे- देणेचे अधिकार अबाधित ठेवून या संस्थेची नोंदणी रद्द 


५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ५ - ११ , २०१८ / आषाढ १४ - २०, शके १९ ४० 


करीत असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम 
१ ९ ६१ मधील नियम ८ ९ (१७) अन्वये श्रीमती ए. व्ही . निकम , सहायक 
सहकार अधिकारी, सहकारी संस्था , मालेगाव यांची कस्टोडीयन म्हणून 
नेमणूक करीत आहे. आज दिनांक ३१ मार्च २०१८ पासून या संस्थेचे 
विसर्जन झाले असे समजण्यात यावे व ती पुढे निगमनिकाय असल्याचे 
बंद होईल . 


देणेचे अधिकार अबाधित ठेवून या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत असून 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १९ ६१ मधील 
नियम ८ ९ ( १७) अन्वये श्रीमती ए. व्ही . निकम , सहायक सहकार 
अधिकारी, सहकारी संस्था, मालेगाव यांची कस्टोडीयन म्हणून नेमणूक 
करीत आहे . आज दिनांक ३१ मार्च २०१८ पासून या संस्थेचेविसर्जन 
झाले असे समजण्यात यावे व ती पुढे निगमनिकाय असल्याचेबंद होईल . 


सदर आदेश माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक 

३१ मार्च 

२०१८ 
रोजी दिला असे. 


सदर आदेश माझे सही-शिक्क्यानिशी आज दिनांक 

३१ मार्च 

२०१८ 
रोजी दिला असे. 


मालेगाव , ३१ मार्च २०१८ . 


मालेगाव, ३१ मार्च २०१८ . 


आदेश 


आदेश 


- 


, 


क्रमांक आस्था / अवसायन / नों.रद्द / क . २१ व १० ९ / ७६४/ सन 
२०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम २१ व 
१० ९ ( १) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , संगमेश्वर 
व्ही . बदनाळे , उपनिबंधक , सहकारी संस्था , मालेगाव , जिल्हा नाशिक 
नोंदणी क्रमांक एनएसके/ एमएलजी/पीआरडी/ आय/ ४१२३, दिनांक २० 
डिसेंबर २००२ अन्वये नोंदणी झालेल्या कल्याणी संयुक्त वनव्यवस्थापन 
सहकारी संस्था मर्यादित, लोणवाडे, तालुका मालेगाव, जिल्हा नाशिक 
या संस्थेचे येणे- देणेचे अधिकार अबाधित ठेवून या संस्थेची नोंदणी रद्द 
करीत असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम 
१ ९ ६१ मधील नियम ८ ९ (१७) अन्वये श्रीमती ए. व्ही. निकम , सहायक 
सहकार अधिकारी, सहकारी संस्था , मालेगाव यांची कस्टोडीयन म्हणून 
नेमणूक करीत आहे. आज दिनांक ३१ मार्च २०१८ पासून या संस्थेचे 
विसर्जन झाले असे समजण्यात यावे व ती पुढे निगमनिकाय असल्याचे 
बंद होईल . 


क्रमांक आस्था/ अवसायन / नों रद्द / क . २१ व १० ९ / ७७४ / सन 
२०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम २१ व 
१० ९ (१) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, संगमेश्वर 
व्ही . बदनाळे , उपनिबंधक , सहकारी संस्था, मालेगाव, जिल्हा नाशिक 
नोंदणी क्रमांक एनएसके / एमएलजी/ एचएसजी/ ६२८ , दिनांक २ जुलै 
१९९० अन्वये नोंदणी झालेल्या सहारा गृहनिर्माण सहकारी संस्था 
मर्यादित , सोयगाव , तालुका मालेगाव , जिल्हा नाशिक या संस्थेचे येणे 
देणेचे अधिकार अबाधित ठेवून या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत असून 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम १ ९६१ मधील 
नियम ८ ९ ( १७) अन्वये श्रीमती ए. व्ही . निकम , सहायक सहकार 
अधिकारी, सहकारी संस्था , मालेगाव यांची कस्टोडीयन म्हणून नेमणूक 
करीत आहे. आज दिनांक ३१ मार्च २०१८ पासून या संस्थेचे विसर्जन 
झाले असे समजण्यात यावे व ती पुढे निगमनिकाय असल्याचे बंद होईल . 


. 


, 


सदर आदेश माझे सही-शिक्क्यानिशी आज दिनांक ३१ मार्च २०१८ 
रोजी दिला असे. 


सदर आदेश माझे सही-शिक्क्यानिशी आज दिनांक ३१ मार्च २०१८ 
रोजी दिला असे. 


मालेगाव , ३१ 


मार्च 

२०१८ . 


मालेगाव , 


३१ मार्च 

२०१८ . 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक आस्था/ अवसायन / नों.रद्द / क . २१ व १० ९/ ७६ ९/ सन 
२०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम २१ व 
१०९ ( १) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , संगमेश्वर 
व्ही. बदनाळे , उपनिबंधक , सहकारी संस्था, मालेगाव, जिल्हा नाशिक 
नोंदणी क्रमांक एनएसके/ एमएलजी/एचएसजी/ ६५१, दिनांक ९ जानेवारी 
१ ९९ २ अन्वये नोंदणी झालेल्या एकता गृहनिर्माण सहकारी संस्था 
मर्यादित, सोयगाव , तालुका मालेगाव , जिल्हा नाशिक या संस्थेचे येणे 


क्रमांक आस्था/ अवसायन / नों रद्द / क . २१ व १० ९/ ७७९ / सन 
२०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम २१ व 
१० ९ ( १) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , संगमेश्वर 
व्ही . बदनाळे, उपनिबंधक , सहकारी संस्था, मालेगाव , जिल्हा नाशिक 
नोंदणी क्रमांक एनएसके/ एमएलजी/एचएसजी/ १५४३, दिनांक १५ फेब्रुवारी 
१९९ ४ अन्वये नोंदणी झालेल्या बालाजी गृहनिर्माण सहकारी संस्था 
मर्यादित, सोयगाव , तालुका मालेगाव, जिल्हा नाशिक या संस्थेचे येणे 
देणेचे अधिकार अबाधित ठेवून या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत असून 


, 


९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ५ - ११, २०१८ / आषाढ १४ - २०, शके १९ ४० 


५३ 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ मधील 
नियम ८ ९ ( १७) अन्वये श्रीमती ए . व्ही . निकम , सहायक सहकार 
अधिकारी , सहकारी संस्था , मालेगाव यांची कस्टोडीयन म्हणून नेमणूक 
करीत आहे. आज दिनांक ३१ मार्च २०१८ पासून या संस्थेचेविसर्जन 
झाले असे समजण्यात यावे व ती पुढे निगमनिकाय असल्याचेबंद होईल. 


नियम ८ ९ (१७) अन्वये श्री . व्ही . एच . मोरे , लेखापरीक्षक , श्रेणी-१, 
सहकारी संस्था, मालेगाव यांची कस्टोडीयन म्हणून नेमणूक करीत 
आहे. आज दिनांक ३१ मार्च २०१८ पासून या संस्थेचेविसर्जन झाले 
असे समजण्यात यावे व ती पुढे निगमनिकाय असल्याचेबंद होईल. 


सदर आदेश माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक 

३१ मार्च 

२०१८ 
रोजी दिला असे. 


सदर आदेश माझे सही-शिक्क्यानिशी आज दिनांक ३१ मार्च २०१८ 
रोजी दिला असे. 


मालेगाव , 


३१ मार्च 

२०१८ . 


मालेगाव , 


३१ मार्च 

२०१८ . 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक आस्था / अवसायन / नों.रद्द/ क . २१ व १० ९ / ७८४/ सन 
२०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम २१ व 
१० ९ ( १) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , संगमेश्वर 
व्ही . बदनाळे , उपनिबंधक , सहकारी संस्था, मालेगाव, जिल्हा नाशिक 
नोंदणी क्रमांक एनएसके / एमएलजी/ आरएसआर/ सीआर / ४२०/ १९९ ० , 
दिनांक ३१ डिसेंबर १ ९९ ० अन्वये नोंदणी झालेल्या राजमाता 
अहिल्यादेवी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , जळगाव , तालुका 
मालेगाव, जिल्हा नाशिक या संस्थेचे येणे- देणेचे अधिकार अबाधित ठेवून 
या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० व नियम १९ ६१ मधील नियम ८ ९ (१७) अन्वये श्री . व्ही . एच. 
मोरे, लेखापरीक्षक , श्रेणी-१, सहकारी संस्था , मालेगाव यांची कस्टोडीयन 
म्हणून नेमणूक करीत आहे . आज दिनांक ३१ मार्च २०१८ पासून या 
संस्थेचे विसर्जन झाले असे समजण्यात यावे व ती पुढे निगमनिकाय 
असल्याचे बंद होईल . 


क्रमांक आस्था/ अवसायन/ नों रद्द / क . २१ व १० ९ / ७९ ४ / सन 
२०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम २१ व 
१० ९ ( १) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , संगमेश्वर 
व्ही. बदनाळे, उपनिबंधक , सहकारी संस्था, मालेगाव, जिल्हा नाशिक 
नोंदणी क्रमांक एनएसके /एमएलजी/पीआरडी/ आय/ १५ ९२/ १९९९ , दिनांक 
२४ मार्च १९९९ अन्वये नोंदणी झालेल्या उदयमशिल महिला लघुउद्योग 
सहकारी संस्था मर्यादित , सोयगाव , तालुका मालेगाव, जिल्हा नाशिक 
या संस्थेचे येणे- देणेचे अधिकार अबाधित ठेवून या संस्थेची नोंदणी रद्द 
करीत असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम 
१९ ६१ मधील नियम ८ ९ (१७) अन्वये श्री . व्ही . एच. मोरे , लेखापरीक्षक , 
श्रेणी-१ , सहकारी सहकारी संस्था , मालेगाव यांची कस्टोडीयन म्हणून 
नेमणूक करीत आहे. आज दिनांक ३१ मार्च २०१८ पासून या संस्थेचे 
विसर्जन झाले असे समजण्यात यावे व ती पुढेनिगमनिकाय असल्याचे 
बंद होईल . 


. 


सदर आदेश माझे सही-शिक्क्यानिशी आज दिनांक ३१ मार्च २०१८ 
रोजी दिला असे. 


सदर आदेश माझे सही-शिक्क्यानिशी आज दिनांक ३१ मार्च २०१८ 
रोजी दिला असे . 


मालेगाव , ३१ 

मार्च २०१८ . 


मालेगाव , 


३१ 


मार्च २०१८ . 


आदेश 


आदेश 


. 


क्रमांक आस्था/ अवसायन / नों.रद्द / क . २१ व १० ९ / ७८ ९ / सन 
२०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम २१ व 
१०९ (१) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , संगमेश्वर 
व्ही . बदनाळे , उपनिबंधक , सहकारी संस्था , मालेगाव, जिल्हा नाशिक 
नोंदणी क्रमांक एनएसके / एमएलजी/ एचएसजी/३४१३, दिनांक २३ डिसेंबर 
१ ९ ६१ अन्वये नोंदणी झालेल्या रेफ्युजी गृहनिर्माण सहकारी संस्था 
मर्यादित , मालेगाव , तालुका मालेगाव, जिल्हा नाशिक या संस्थेचे येणे 
देणेचे अधिकार अबाधित ठेवून या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत असून 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम १ ९ ६१ मधील 


क्रमांक आस्था/ अवसायन / नों.रद्द / क . २१ व १० ९ / ७९९/ सन 
२०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम २१ व 
१०९ (१) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , संगमेश्वर 
व्ही . बदनाळे , उपनिबंधक, सहकारी संस्था , मालेगाव, जिल्हा नाशिक 
नोंदणी क्रमांक उनिमा /किराभा/ ग्राबिशेती/ पुनर्रचना/ २०१४, दिनांक २८ 
मार्च २०१४ अन्वये नोंदणी झालेल्या डॉ . किशोर रामदास भामरे 
ग्रामीण बिगरशेती सहकारी संस्था मर्यादित , झोडगे , तालुका मालेगाव, 
जिल्हा नाशिक या संस्थेचे येणे- देणेचे अधिकार अबाधित ठेवून या 
संस्थेची नोंदणी रद्द करीत असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 


५४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ५ - ११, २०१८ / आषाढ १४ - २०, शके १९ ४० 


१ ९ ६० व नियम १९ ६१ मधील नियम ८ ९ ( १७) अन्वये श्री . व्ही . एस . 
पानपाटील , अपर उपलेखापरीक्षक , सहकारी संस्था, मालेगाव यांची 
कस्टोडीयन म्हणून नेमणूक करीत आहे. 

आज दिनांक 

३१ मार्च 

२०१८ 
पासून या संस्थेचे विसर्जन झाले असे समजण्यात यावे व ती पुढे 
निगमनिकाय असल्याचेबंद होईल. 


करीत असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम 
१९ ६१ मधील नियम ८ ९ (१७) अन्वये श्री . व्ही . एस. पानपाटील , अपर 
उपलेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , मालेगाव यांची कस्टोडीयन म्हणून 
नेमणूक करीत आहे. आज दिनांक ३१ मार्च २०१८ पासून या संस्थेचे 
विसर्जन झाले असे समजण्यात यावे व ती पुढे निगमनिकाय असल्याचे 
बंद होईल . 


सदर आदेश माझे सही-शिक्क्यानिशी आज दिनांक ३१ मार्च २०१८ 
रोजी दिला असे . 


सदर आदेश माझे सही-शिक्क्यानिशी आज दिनांक ३१ मार्च २०१८ 
रोजी दिला असे. 


मालेगाव , 


३१ मार्च 

२०१८ . 


मालेगाव, ३१ मार्च २०१८ . 


आदेश 


आदेश 


, 


क्रमांक आस्था / अवसायन / नों.रद्द/ क . २१ व १० ९ / ८०४/ सन 
२०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम २१ व 
१० ९ ( १) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , संगमेश्वर 
व्ही . बदनाळे , उपनिबंधक , सहकारी संस्था, मालेगाव , जिल्हा नाशिक 
नोंदणी क्रमांक एनएसके / एमएलजी /पीआरडी/ आय / १५ ९९ , दिनांक १४ 
जुलै १९९९ अन्वये नोंदणी झालेल्या विठाई महिला गृहउद्योग सहकारी 
संस्था मर्यादित, देवारपाडे , तालुका मालेगाव, जिल्हा नाशिक या 
संस्थेचे येणे- देणेचे अधिकार अबाधित ठेवून या संस्थेची नोंदणी रद्द 
करीत असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम 
१९ ६१ मधील नियम ८ ९ ( १७ ) अन्वये श्री . व्ही . एस . पानपाटील , अपर 
उपलेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , मालेगाव यांची कस्टोडीयन म्हणून 
नेमणूक करीत आहे. आज दिनांक ३१ मार्च २०१८ पासून या संस्थेचे 
विसर्जन झाले असे समजण्यात यावे व ती पुढेनिगमनिकाय असल्याचे 
बंद होईल . 


क्रमांक आस्था / अवसायन/ नों.रद्द/ क . २१ व १० ९ / ८१४/ सन 
२०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम २१ व 
१० ९ (१) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , संगमेश्वर 
व्ही . बदनाळे , उपनिबंधक , सहकारी संस्था, मालेगाव, जिल्हा नाशिक 
नोंदणी क्रमांक एनएसके / एमएलजी/ एचएसजी/ १०१५, दिनांक १४ मे 
१९ ८१ अन्वये नोंदणी झालेल्या मालेगाव तह. ग्रा . गृहनिर्माण सहकारी 
संस्था मर्यादित, मालेगाव कॅम्प, तालुका मालेगाव, जिल्हा नाशिक या 
संस्थेचे येणे- देणेचे अधिकार अबाधित ठेवून या संस्थेची नोंदणी रद्द 
करीत असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम 
१ ९ ६१ मधील नियम ८ ९ ( १७) अन्वये श्री . संजय डी . भामरे , तिसरे 
लेखापरीक्षक, सहकारी संस्था , मालेगाव यांची कस्टोडीयन म्हणून नेमणूक 
करीत आहे. आज दिनांक ३१ मार्च २०१८ पासून या संस्थेचेविसर्जन इ 
ले असे समजण्यात यावे व ती पुढे निगमनिकाय असल्याचेबंद होईल. 


, 


सदर आदेश माझे सही-शिक्क्यानिशी आज दिनांक ३१ मार्च २०१८ 
रोजी दिला असे . 


सदर आदेश माझे सही-शिक्क्यानिशी आज दिनांक ३१ मार्च २०१८ 
रोजी दिला असे. 


मालेगाव , 


३१ 


मार्च २०१८ . 


मालेगाव , ३१ 


मार्च 

२०१८ . 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक आस्था/ अवसायन / नों.रद्द / क . २१ व १० ९ /८०९ / सन 
२०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम २१ व 
१०९ (१) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , संगमेश्वर 
व्ही . बदनाळे, उपनिबंधक , सहकारी संस्था , मालेगाव, जिल्हा नाशिक 
नोंदणी क्रमांक एनएसके / एमएलजी /पीआरडी / आय/ १५४३, दिनांक २२ 
एप्रिल १९९ ४ अन्वये नोंदणी झालेल्या समाजसुधारक महिला गृहउद्योग 
सहकारी संस्था मर्यादित, देवारपाडे, तालुका मालेगाव , जिल्हा नाशिक 
या संस्थेचे येणे- देणेचे अधिकार अबाधित ठेवून या संस्थेची नोंदणी रद्द 


क्रमांक आस्था / अवसायन / नों रद्द / क . २१ व १० ९ / १०० ९ / सन 
२०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम २१ व 
१० ९ ( १) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , संगमेश्वर 
व्ही . बदनाळे , उपनिबंधक , सहकारी संस्था , मालेगाव , जिल्हा नाशिक 
नोंदणी क्रमांक एनएसके /एमएलजी/पीआरडी/ आय/ ४१५/ ८७, दिनांक 
डिसेंबर १९ ८७ अन्वये नोंदणी झालेल्या जिजाताई पवार महिला 
औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित , पिंपळगाव , तालुका मालेगाव , 
जिल्हा नाशिक या संस्थेचे येणे- देणेचे अधिकार अबाधित ठेवून या 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ५ - ११ , २०१८ / आषाढ १४ - २०, शके १९ ४० 


५५ 


संस्थेची नोंदणी रद्द करीत असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० व नियम १९ ६१ मधील नियम ८ ९ ( १७) अन्वये श्री . ए. आर. 
निक्षे, सहकार अधिकारी, प्रथम श्रेणी, मालेगाव यांची कस्टोडीयन म्हणून 
नेमणूक करीत आहे. आज दिनांक ३१ मार्च २०१८ पासून या संस्थेचे 
विसर्जन झाले असे समजण्यात यावे व ती पुढेनिगमनिकाय असल्याचे 
बंद होईल. 


कृषि ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास बँक मर्यादित, अहमदनगर जिचा 
नोंदणी क्रमांक एएनआर/ बीएनके/ २९ १७/ २००१ , दिनांक २१ सप्टेंबर 
२००१ ही बँक अधिनियम , नियम व पोटनियमाप्रमाणे कामकाज करीत 
नसल्याने व तिचे कामकाज ठप्प झाले असल्याने सांप्रतच्या प्रशासकाची 
नियुक्ती रद्द करून बँक अवसायनात घेणेबाबत अंतिम आदेश पारीत 
करीत आहे . बँकेचे अवसायनाचे कामकाज पूर्ण करण्यासाठी 
श्री . अनिलकुमार दाबशेडे, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
अहमदनगर यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे. 


सदर आदेश माझे सही-शिक्क्यानिशी आज दिनांक 

३१ मार्च 

२०१८ 
रोजी दिला असे. 


मालेगाव, 


३१ मार्च 

२०१८ . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ५ एप्रिल २०१८ रोजी माझ्या सही व 
शिक्क्यानिशी दिला असे. 


आदेश 


अनिलकुमार दाबशेडे, 

जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , अहमदनगर . 


अहमदनगर , ५ एप्रिल २०१८ . 


क्रमांक आस्था / अवसायन/ नों रद्द/ क . २१ व १० ९/ १०१४ / सन 
२०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम २१ व 
१० ९ ( १) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , संगमेश्वर 
व्ही . बदनाळे, उपनिबंधक , सहकारी संस्था , मालेगाव , जिल्हा नाशिक 
नोंदणी क्रमांक एनएसके / एमएलजी/ एचएसजी/ १०२२ / ८३, दिनांक ११ 
जानेवारी १९ ८३ अन्वये नोंदणी झालेल्या गुरुदत्त सहकारी गृहनिर्माण 
संस्था मर्यादित , मालेगाव , तालुका मालेगाव , जिल्हा नाशिक या संस्थेचे 
येणे- देणेचे अधिकार अबाधित ठेवून या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत असून 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम १ ९ ६१ मधील 
नियम ८ ९ (१७) अन्वये श्री. व्ही . एस . पानपाटील , अपर उपलेखापरीक्षक , 
सहकारी संस्था , मालेगाव यांची कस्टोडीयन म्हणून नेमणूक करीत 
आहे. आज दिनांक ३१ मार्च २०१८ पासून या संस्थेचे विसर्जन झाले 
असे समजण्यात यावे व ती पुढे निगमनिकाय असल्याचेबंद होईल . 


BY PRINCIPAL DISTRICT AND 

SESSIONS JUDGE 


Order 


No. EST /2681 / 2018.- Earned leave for two ( 2 ) 
days from 2nd May 2018 and 3rd May 2018 
prefixing holidays falling on 28th April 2018 to 1st 
May 2018 with permission to leave headquarter 
with effect from 27th April 2018 after office hours 
to 4th May 2018 before office hours is hereby 
granted to Shri . R. M. Kapate , 6th Joint Civil 
Judge, Senior Division, Nashik. 


सदर आदेश माझे सही-शिक्क्यानिशी आज दिनांक ३१ मार्च २०१८ 
रोजी दिला असे. 


संगमेश्वर व्ही . बदनाळे , 

उपनिबंधक . 
सहकारी संस्था , मालेगाव ] 

जिल्हा नाशिक . 


मालेगाव, ३१ मार्च २०१८ . 


Certified that Shri . R. M. Kapate would have 
continued to officiate in the post of 6th Joint Civil 
Judge , Senior Division , Nashik if he had not 
proceeded on leave for the period from 2nd May 
2018 and 3rd May 2018 (Note 2 below Rule 39 
( 2 ) Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 
1981) . 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


Charge during the absence of Shri . R. M. 
Kapate , 6th Joint Civil Judge , Senior Division , 
Nashik is kept with Shri. D. J. Endait, 7th Joint 
Civil Judge , Senior Division , Nashik . 


क्रमांक वि -८/जिअनि / अजिसकृग्राबविबँक / क . १०२/ २५८ ९/ सन 
२०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०२ 
( २) आणि १०३ (१) (३ ) (४ ) ( ५) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार 
मी , अनिलकुमार दाबशेडे, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
अहमदनगर असा आदेश देतो की , अहमदनगर जिल्हा सहकारी 


Nashik , 27th April 2018 . 


५६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ५ - ११, २०१८ / आषाढ १४ - २०, शके १९ ४० 


Order 


Charge during the absence of Shri . R. M. 
Kapate , 6th Joint Civil Judge , Senior Division , 
Nashik is kept with Shri. D. J. Endait, 7th Joint 
Civil Judge, Senior Division , Nashik . 


No. EST/2730 / 2018.- Extra Ordinary leave for 
thirty ( 30 ) days from 2nd May 2018 and 31st 
May 2018 is hereby granted to Shri. S. D. Nikam , 
Extra Joint Civil Judge , Senior Division and 
Additional Chief Judicial Magistrate , Nashik . 


SURYAKANT S. SHINDE , 
Principal District Judge and 

Sessions Judge , Nashik . 


Nashik , 3rd May 2018 . 


Certified that Shri. S. D. Nikam would have 
continued to officiate in the post of Extra Joint 
Civil Judge , Senior Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Nashik if he had not 
proceeded on Extra Ordinary leave for the period 
from 2nd May 2018 to 31st May 2018 . 


Order 


No. EST/ 2729 / 2018.– The District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , Nashik is pleased to 
pass following Order : 


Charge during the absence of Shri . S. D. 
Nikam , Extra Joint Civil Judge , Senior Division 
and Additional Chief Judicial Magistrate , Nashik is 
kept with Shri. S. S. Patil, 8th Joint Civil Judge , 
Senior Division and Additional Chief Judicial 
Magistrate , Nashik . 


Commuted leave for two ( 2 ) days from 17th 
April 2018 and 18th April 2018 is hereby granted 
as an ex - post- facto sanction to Smt. P. R. 
Dandekar, Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Nandgaon . 


Nashik , 3rd May 2018 . 


Order 


Certified that Smt. P. R. Dandekar would have 
continued to officiate in the post of Civil Judge, 
Junior Division and Judicial Magistrate , First 
Class , Nandgaon if she had not proceeded on 
leave for the period from 17th April 2018 and 
18th April 2018 (Note 2 below Rule 39 ( 2 ) 
Maharashtra Civil Services (Pay) Rules , 1981). 


No. EST/2760 /2018.- Earned leave for two ( 2 ) 
days from 4th May 2018 and 5th May 2018 
suffixing Sunday falling on 6th May 2018 with 
permission to leave headquarter with effect from 
3rd May 2018 after office hours to 7th May 2018 
before office hours is hereby granted to Shri . 
R. M. Kapate , 6th Joint Civil Judge , Senior 
Division , Nashik . 


Charge during the absence of Smt. P. R. 
Dandekar, Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class, Nandgaon 
remained with Smt. S. V. Phulbandhe , Civil 
Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Manmad - City . 


Certified that Shri. R. M. Kapate would have 
continued to officiate in the post of 6th Joint Civil 
Judge, Senior Division , Nashik if he had not 
proceeded on leave for the period from 4th May 
2018 and 5th May 2018 (Note 2 below Rule 39 
( 2 ) Maharashtra Civil Services (Pay) Rules , 
1981) . 


S. R. SHARMA, 

District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , Nashik . 


Nashik , 3rd May 2018 . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI. SANJAY BABURAO WAICHAL , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA, PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006. EDITOR : SHRI. SANJAY BABURAO WAICHAL. 


